ठाणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेा 
व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३ यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ठामपा-२१२२/प्र.क्र.४१/नवि-२३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जून, २०२३ 


संदर्भ:- आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका यांचे दिनांक ०४.०१.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

ठाणे महानगरपालिकेची स्थापना दि. ०१.१०.१९८२ रोजी झाली असून, सदर 
महानगरपालिका ही “ब” वर्ग महानगरपालिका आहे. सद्य:स्थितीत महानगरपालिकेचे ९ प्रभाग 
असून, एकूण क्षेत्रफळ १४७ चौ.कि.मी. एवढे आहे. सन-२०११ च्या जनगणनेनुसार ठाणे 
महानगरपालिकेची लोकसंख्या १८.४१ लाख इतकी असून, तरंगती लोकसंख्या २४ लाख इतकी 
आहे. 
२. ठाणेमहानगरपालिका क्षेत्राच्या नागरीकरणात झालेली वाढ, केंद्र व राज्य शासनाचे महत्त्वाचे 
उपक्रम/संस्था/प्रकल्प यामुळे पायाभुत सुविधांवर पडणारा ताण तसेच लोक कल्याणकारी व गतिमान 
प्रशासन म्हणून नागरी स्थानिक संस्थेची भूमिका पार पाडताना ठाणे महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवर विविध संवर्गातील पदे निर्माण करण्यास दिनांक ११.०४.२०२२ अन्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
३. ठाणे महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र.४०३/१, दिनांक ०७.०४.२०२१ व 
प्रशासकीय ठराव क्र. १६७, दिनांक १५.०२.२०२३ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. 

आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका यांनी दिनांक ०४.०१.२०२३ च्या पत्रान्वये सदर सेवा प्रवेश 
नियम शासन मान्यतेसाठी सादर केले आहेत. 
४. त्याअनुषंगाने ठाणे महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमास एकत्रित मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय:- 

ठाणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५७ (३) अनुसार 
शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रारुप सेवा प्रवेश नियमामध्ये आवश्‍यक त्या सुधारणा करून 
सोबत जोडल्याप्रमाणे “ठाणे महानगरपालिकासेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३” 
या नियमास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५४, ४५५, ४५६, ४५७ (३) व ४६५ 
अन्वये शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर नियमांस “ठाणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 2023” 
असे संबोधण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ठामपा-२१२२/प्र.क्र.४१/नवि-२३ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०६२७१७१६३१९५२५ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHANKAR TRYAMBAK 0 on 
JADHHAV टर 


(शंकर जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सी.बी.डी.बेलापूर, नवी मुंबई. 

३. आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, जि.ठाणे. 

४. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. उप सचिव (नवि-१४/२७/२३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (नवि-२३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-(१) 
(अ) ठाणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 2023 
सेवा भरतीबाबत:- 


१. संक्षिप्त नाव, प्रारंभ व व्याप्ती:- 


(१) या नियमांना “ठाणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३” 
असे संबोधण्यात येईल. 

(२) हे नियम ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्व मंजूर पदांवरील PEAT लागू होतील; मात्र, 
अन्यथा नमूद केले नसल्यास, अंशकालिन स्वरूपाच्या नियुक्त्या, कंत्राटी पद्धतीने किंवा 
रोजंदारी तत्त्वावरील नियुक्त्या तसेच मानसेवा स्वरूपाच्या नियुक्‍त्यांना लागू होणार 
नाहीत. 


२. व्याख्या:- 


विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास, या नियमांसाठी- 

) “शासन” म्हणजे, महाराष्ट्र शासन. 

) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपाळिका अधिनियम. 

) “आयोग* म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 

) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये 

निर्माण केलेली “ठाणे महानगरपालिका.” 

(५) “महापौर” म्हणजे, ठाणे महानगरपालिकेचे महापौर. 

(६) “आयुक्त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कळलम-३६ अन्वये 
शासनाने नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 

(७) “सक्षम प्राधिकारी” म्हणजे, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त. 

(८) “नियुक्ती प्राधिकारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५३ च्या 
पोटकलम-(१) ते (3) च्या तरतुदीप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यास सक्षम असलेला अधिकारी. 

(९) “निवड प्राधिकारी” म्हणजे, या नियमातील परिशिष्ट-(१) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेली 
कर्मचारी निवड समिती. 

(१०) “अधिकारी/कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपाळिका अधिनियमामधील प्रकरण-४, 
कलम-५१ (४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारीवर, 
हजेरीपटावर असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने, तसेच अंशकालीन व मानद 
स्वरुपी नेमण्यात आलेल्या व्यक्तींचा समावेश होत नाही. 

(99) “संवर्ग” म्हणजे, एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून 

मंजूर केलेल्या “कायम त्याचप्रमाणे हंगामी” शासनमान्य पदांचा समूह. 
) “HOA” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम. 
३) “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 
) 
) 


“जोडपत्र” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले जोडपत्र. 
“अनुसूची” म्हणजे, या नियमांना जोडण्यात आलेली अनुसूची. 


(१६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली व या नियमांच्या परिशिष्ट-(३) मध्ये नमूद करण्यात 
आलेली विभागीय परीक्षा. 

(१७) “पदवी” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे विधि 
संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम 
अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेतून प्राप्त केलेली 
पदवी. 

(१८)“पदविका” म्हणजे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे किंवा भारतातील राज्य विधिमंडळाद्वारे 
विधि संस्थापित असलेले कोणतेही विद्यापीठ किंवा तंत्र शिक्षण मंडळ किंवा संसदेच्या 
अधिनियमाद्वारे किंवा तत्सम अधिनियमाद्वारे स्थापना करण्यात आलेल्या कोणत्याही 
शैक्षणिक संस्थेतून/तंत्र निकेतनातून प्राप्त केलेली पदविका. 

(१९) “व्यावसायिक अर्हता (Professional Qualification)” म्हणजे, अग्निशमन अभियांत्रिकी 
पदवी (B.E. Fire), अग्निशमन अभियांत्रिकी उच्च शिक्षा पदविका (Advanced Diploma 
in Fire Engineering), अग्निशमन अभियांत्रिकी पदविका (Diploma in Fire 
Engineering) उप अग्निडामन अधिकारी हे पाठ्यक्रम [राष्ट्रीय अग्निडामन सेवा 
महाविद्यालय, नागपूर किंवा राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण अकादमी, मुंबई मधून उत्तीर्ण 
झालेले अथवा Institute of Fire (U.K.) किंवा (India) या GAYA ॥॥.।. (Fire) किंवा 
Grade (|) (Fire) SAT झालेले.] 

(20) “स्वीयेतर सेवा (Foreign Service)” म्हणजे, ज्या सेवेत ठाणे महानगरपालिकेच्या 
कर्मचाऱ्याला त्यांचे वेतन व भत्ते महानगरपालिकेच्या निधी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही 
साधनाद्वारे मिळतात, अशी सेवा. 

(२१ “मुलाखत” म्हणजे, ठाणे महानगरपालिकेच्या पदावरील/पदांवरील नियुक्‍तीकरिता अर्ज 
केलेल्या उमेदवाराची सक्षम निवड प्राधिकाऱ्याने किंवा त्याच्या स्वत:च्या सदस्यांमधून 
अशा प्राधिकरणाने नामनिर्देशित केलेल्या एखाद्या समितीने आणि ज्या पदांकरिता त्याने 
किंवा तिने अर्ज केला आहे, त्या पदांवरील नियुक्‍तीकरिता निवड करण्यासाठी अशा 
रितीने मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांची योग्यता किंवा अन्यथा मूल्यमापन 
करण्याच्या उद्देशाने आणि अशा मुलाखत घेण्यात आलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या 
गुणांच्या आधारे अनुक्रम लावण्यासाठी घेतलेली मुलाखत, असा आहे. 

(२२) “समतुल्य/समकक्ष अर्हता” म्हणजे, संबंधित अर्हतेला समान म्हणून शासनाकडून जाहीर 
केलेली अर्हता, असा आहे आणि याबाबत कोणताही संदेह/वाद उद्भवल्यास शासनाचा 
निर्णय अंतिम असेल. 

(२३) “मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था” म्हणजे, शासनाची मान्यता असलेली संस्था, असा आहे. 

(२४) “मान्यताप्राप्त विद्यापीठ” म्हणजे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता असलेले विद्यापीठ, असा 
आहे. 

(२५ “माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा” म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात येत असलेली झालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा, असा आहे आणि यात शासनाने या Weel समान म्हणून जाहीर 
केलेल्या कोणत्याही इतर परीक्षेचा समावेश आहे. 


(२६) “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था” म्हणजे, राज्य शासनाने विविध प्रकारच्या औद्योगिक 
व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार केलेले औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र. 

(२७ “समय श्रेणी वेतन” म्हणजे, असे वेतन जे, या नियमात घाळून देण्यात आलेल्या 
कोणत्याही शर्तीच्या अधीन किमान पासून कमाल पर्यंत नियतकालिक वेतनवाढीने 
वाढते. 

(२८)“लेखी परीक्षा” म्हणजे ठाणे महानगरपालिकेकडून, योग्य रितीने नामनिर्देशित करण्यात 
आलेल्या एखाद्या अभिकरणाकडून, पदाकरिता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या योग्यतेचे 
किंवा अन्यथा मूल्यमापन करण्याच्या प्रयोजनाकरिता घेतलेली परीक्षा आणि त्या लेखी 
परीक्षेतील उमेदवारांच्या कामगिरीचा संबंध असेळ, तेथवर त्यांच्या गुणवत्तेचा क्रम 
लावण्याच्या उद्देशाने घेतलेली परीक्षा, असा आहे. 

(२९) “व्यावसायिक परीक्षा” म्हणजे, उमेदवारांच्या तांत्रिक कौशल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी 
ठाणे महानगरपालिकेने एखाद्या अभिकरणाकडून अथवा शासकीय/निमशासकीय 
कार्यालयामार्फत आयोजित केलेली परीक्षा, असा आहे. 

(३०) “निवड समिती अध्यक्ष” म्हणजे, कर्मचारी/अधिकारी निवड समितीसाठी सक्षम प्राधिकारी 
यांनी निवड समिती अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍त केलेले अधिकारी. 

(३१) “एकीकृत संवर्ग” म्हणजे, विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरुप, ती पदे धारण करण्यासाठी 
विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करून सेवा 
नियमासाठी एकीकृत केलेला संवर्ग. 

(३२) “अर्हताप्राप्त कर्मचारी” म्हणजे, नियमाच्या परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केलेली अर्हता 
धारण करणारे कर्मचारी. 

या नियमांत वापरण्यात आलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंवा शब्द समुहांचा 
अर्थ अधिनियमात दिल्यानुसार असेल. 
सेवांचे वर्गीकरण (Classification of Services):- 

(3.9) प्रशासकीय सेवा:- सामान्य प्रशासन, परिमंडळ कार्यालय प्रशासन, प्रभाग प्रशासन, कर 
व महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत असलेल्या विभागातील सेवा या “प्रशासकीय 
सेवा” संबोधण्यात येतील. 


(३.२) लेखा सेवा:- महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित (अर्थसंकल्प, लेखा, 
लेखा आक्षेप निराकरण व खर्च व्यवस्थापन इत्यादी) सेवांतीलळ पदांना “लेखा संवर्ग” असे 
संबोधले जाईल व अशा पदांची सेवा “लेखा सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.३) लेखा परिक्षण सेवा: महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित (अर्थसंकल्प, 
लेखा परीक्षण, लेखा आक्षेप निराकरण व खर्च व्यवस्थापन इत्यादी) सेवांतील पदांना 
“ळेखापरीक्षण संवर्ग” असे संबोधले जाईल व san पदांची सेवा “लेखापरीक्षण सेवा” 
संबोधण्यात येईल. 


(३.४) तांत्रिक सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी 
पदवी/ पदविका, सांविधिक विद्यापीठ/अभिमत विद्यापीठ/राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ 
(Board of Technical Education) वा केंद्रीय तंत्र शिक्षण मंडळ (Board of Central 
Technical Education), तंत्र शिक्षण परिषद (Technical Council) यांचेमार्फत 
चाळविळे जाणारे विविध तांत्रिक व अभियांत्रिकीविषयक अभ्यासक्रम अशी किमान 


शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल अज्ञा पदांची सेवा “तांत्रिक सेवा” संबोधण्यात 
येईल. 

(३.५) वैद्यकीय सेवा:- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा 
वैद्यकीय शास्त्राचा पदवीधारक, पदव्युत्तर पदवीधारक/पदविकाधारक, तसेच मेडिकल 
कौन्सिळ ऑफ इंडिया, आयुष वा तत्सम आयुर्वेदिक कौन्सिल, युनानी, होमिओपॅथिक 
कौन्सिल यांच्याकडील नोंदणी ही किमान शौक्षणिक अर्हता विहित केली असेल, अशा 
पदांची सेवा “वैद्यकीय सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.६) निमवैद्यकीय सेवा:- वैद्यकीय सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणाऱ्या पदांच्या संवर्गाला, 
उदा.अधिसेविका, सहाय्यक अधिसेविका, परिचारिका, औषध निर्माता/औषध निर्माण 
अधिकारी इत्यादी पदांच्या सेवेला “निमवैद्यकीय सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.७ सार्वजनिक आरोग्य सेवा:- घनकचरा व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित अधिकारी/ 
कर्मचारी- तत्सम पदांच्या सेवेला “सार्वजनिक आरोग्य सेवा” संबोधण्यात येईल. 


(३.८) अग्निशमन संवर्ग आणि सेवा:- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा उपाययोजना 
अधिनियम, २००७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या सेवेला “अग्निशमन सेवा” संबोधण्यात 
येईल. 

(३.९) क्रीडा सेवा :- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी शारिरीक शिक्षण शास्त्रातील अभासक्रम अशी 
शौक्षणिक अर्हता विहित केळी असेल, अडा पदांची सेवा “क्रीडा सेवा” संबोंधण्यात 
येईल. 

(3.90) आपत्ती व्यवस्थापन सेवा :- आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित अधिकारी / 
कर्मचारी उदा. आपत्ती व्यवस्थान अधिकारी, उप आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, 
कमांडंट, डेप्युटी कमांडंट, प्रतिसादक इ. पदांच्या सेवेला “आपत्ती व्यवस्थापन सेवा” 
संबोधण्यात येईल. 

(१) अधिकारी- गट-अ व गट-ब. 

(२) कर्मचारी- गट-क व गट-ड. 


नेमणुकीची पद्धत व अर्हता:- 
(५.१) नियुक्तीची पद्धत:- महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्तीची कार्यपद्धती 


परिशिष्ट-(१) मध्ये विहित केल्यानुसार व शिक्षण, अनुभव इत्यादी आवश्यक अर्हता 
परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे असतील. नियुक्तीची पद्धत महाराष्ट्र 


महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५४ व अनुसूची-ड मधील प्रकरण-३ नुसार 
असेल. 


प प्रमाणपत्र:ः- उमेदवार भारताचा 
नागरिक असावा आणि महाराष्ट्रात १५ वर्ष अधिवास (Domicile) करीत असल्याबाबत 
त्याने सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्रात जन्म झाल्याबाबत जन्म दाखला 
अर्जासोबत सादर करणे आवड्यक राहील. 


(५.३) संगणक हाताळणी/वापराबाबतच्या ज्ञानाची आवऱयकता:- परिशिष्ट-(२) मध्ये विहित 


केलेल्या अर्हतेव्यतिरिकक्‍त गट-ड वर्ग वगळता इतर पदांवरील नेमणुकीसाठी शासन 


वेळोवेळी आदेश काढून निश्चित ao, असे संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान 
(महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT किंवा 
DOEEACC सोसायटीच्या अधिकृत CCC किंवा O/A/B/C स्तर पैकी कोणतीही एक 
परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी), एक अतिरिक्‍त आवश्यक अर्हता असेल. 


(५.४) वयोमर्यादा: महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्तीसाठी 
किमान वयाची अट १८ वर्षे पूर्ण व कमाल वयोमर्यादा महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित नियम 
व त्या अनुषंगाने वेळोवेळी काढण्यात आलेले शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल. 
ठाणे महानगरपालिकेत विहित प्रक्रियेद्वारे व शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल वयोमर्यादा लागू नसेल. जेथे कमाल वयोमर्यादा विहित केली 
नसेल, अशा पदांबाबत ती प्रचलित शासन धोरणाप्रमाणे असेल. सामाजिक आरक्षण 
लागू असणाऱ्या प्रवर्गाकरिता प्रचलित शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादा शिथिलक्षम 
असेल. 


(५.५) पदोन्नती व नामनिर्देशानाद्वारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण:- 


(अ) नामनिर्देशन वा पदोन्नतीचे प्रमाण परिशिष्ट-(२) मध्ये संबंधित पदासमोर 
दर्शविल्यानुसार असेल. 

(ब) पदोन्नतीच्या साखळीतील एकाकी पद सामान्यत: पदोन्नतीने भरण्यात येईल. 
तथापि, विशिष्ट अर्हता आवश्‍यक असलेल्या एकाकी पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
उमेदवार उपलब्ध नसल्यास तसे पद प्रतिनियुक्तीने भरता येईल. तरीही उमेदवार 
उपलब्ध होत नसल्यास एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी सदर पद शासन मान्यतेने 
नामनिर्देशान/सरळसेवेने भरता येईल. 


पदोन्नतीने नेमणूक करणे:- 


पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्ती, ज्येष्ठता-नि-पात्रता या तत्त्वावर अर्हताप्राप्त 
कर्मचाऱ्यांमधून केळी जाईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-४५ 
अंतर्गत येणारी पदे तसेच वर्ग-१ ची इतर सर्व पदे पदोन्नतीने भरताना, सर्वसाधारण 
सभेच्या ठरावानंतर त्यास शासनाची पुर्वमंजुरी घेतल्यानंतरच पदोन्नतीने भरता येतील. 


प्रतिनियुक्‍्तीद्वारे नेमणूक:- 

या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार महानगरपालिकेतील ज्या पदांवर 
प्रतिनियुक्‍्तीद्वारे नेमणूक करण्याची तरतूद आहे, अशी पदे केंद्र शासन, राज्य शासन, 
इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था व स्थानिक प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांमधून शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने भरता येतील. सदर प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी हा 
शासनाच्या प्रचलित नियमापेक्षा अधिक असणार नाही. सदर प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी 
संपताच संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच 
परिशिष्ट-२ मधील नमूद सेवा / संवर्ग व्यतिरिक्त अन्य सेवा / संवर्गातील अधिकाऱ्याची 
नमूद पदासाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येणार नाही. 


१०. 


महानगरपालिकेतील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदल्या:- 

(अ) महानगरपालिकेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ तसेच या संदर्भात वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या 
निर्देशानुसार करणे आवश्‍यक राहील. 


(ब) सक्षम प्राधिकाऱ्याने ठोस ळेखी कारणे नमुद केल्याशिवाय पूर्वी काम केलेल्या 
विभागात अधिकारी / कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच 
परिशिष्ट-२ मधील नमूद सेवा / संवर्ग व्यतिरिक्त अन्य सेवा / संवर्गातील अधिकाऱ्याची 
नमूद पदासाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येणार नाही. 


एका महानगरपालिकेतून दुसऱ्या महानगरपालिकेत कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती :- 


या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी, एका महानगरपालिकेतील एखाद्या 
कर्मचाऱ्याने अन्य महानगरपालिकेतील सम संवर्गीय पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज 
केल्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार व दोन्ही 
महानगरपालिकांतील नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांच्या परस्पर संमतीने मान्य होतील, अश्या अटी 
व शर्तीवर, खालील बाबींच्या अधीन राहून कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती देता येईल. 


अ) पदोन्नतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती करता येणार 
नाही. फक्त नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍्तीकरिता राखून ठेवण्यात आलेल्या 
समसंवर्गीय व समान वेतन श्रेणीच्या रिक्‍त पदांवर कायमस्वरुपी बदलीने नियुक्‍ती 
करण्यात यावी. 


ब) अशी नियुक्ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची जेष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या 
पदाच्या संवर्गात सर्वात कनिष्ठ (Zero Seniority) राहील. 


क) 


— 


गट-अ आणि गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अन्य महानगरपालिकेतून ठाणे 
महानगरपालिकेत बदलीचा निर्णय दोन्ही महानगरपालिकांच्या परस्पर संमतीने 
निश्चित अटी व शर्तीवर शासन मान्यतेने घेतला जाईल. 


ड) केवळ विहित प्रक्रियेद्वारे व शासनमान्य पदावर नियुक्‍त असलेल्या कर्मचाऱ्यांचाच 
विचार केला जाईल. 


परिविक्षाधीन कालावधी:- 


गट-अ आणि गट-ब मध्ये नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या 
उमेदवारांसाठी परीविक्षाधीन कालावधी त्यांच्या नेमणुकीच्या मूळ दिनांकापासून दोन 
वर्षाचा असेल. राज्य शासनाच्या लागू असलेल्या अटी-शार्तीनुसार परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण केल्याचे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. तसेच अशा उमेदवारांचे 
परीविक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक नसल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून 
आणि तत्संबंधी कारणे नमूद करून परिविक्षाधीन काळावधी पुढील १ वर्षापर्यंतच वाढविता 
येईल. तद्‌नंतरही या वाढीव काळावधीत काम समाधानकारक नसल्यास सदर 
कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


१२. 


१३. 


महानगरपालिका सेवेतील पदांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंवा त्यासाठी 
निवडण्यात आलेल्या उमेदवारांनी:- 


(१) विहित करण्यात येतील अझा भाषा परीक्षा आणि/किंवा चाचण्या उत्तीर्ण होणे किंवा 
त्यांना विहित नियमानुसार यापैकी कोणतीही परीक्षा पास होण्यापासून सूट मिळविणे 
आवश्यक असेल. 

(२) परिशिष्ट-(३) अन्वये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशी परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्‍यक असेल. 


(३) वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे, सेवा प्रवेशपूर्व आणि/किंवा सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण घेणेसुद्धा आवश्‍यक असेल. 


महानगरपालिका सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी अनर्हता:- 


एखाद्या व्यक्‍तीस:- 


(क) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५९ च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह 
ठरविण्यात आले असेल, किंवा 


(ख) महानगरपालिकेच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा 
कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणुकीबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल, किंवा 


(ग) ज्यामध्ये नैतिक अध:पतनाचा समावेश होईल, अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी 
ठरविण्यात आळे असेल, किंवा 


(घ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत 
जर तिने ज्याची पत्नी हयात आहे stan व्यक्‍तीशी विवाह केला असेल, किंवा 


(च) महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ नुसार अनर्ह ठरत 
असेल, किंवा 

(छ) न्यायालयात ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते, sea गुन्ह्यासाठी सहा 
महिन्याहून अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुन्हा 
रद्द झाली नसेल, अशी व्यक्‍ती, किंवा 

(ज) महानगरपालिकेच्या सेवेत असताना सिद्धापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक 
मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनर्निरिक्षणात रद्द झाली 
नसेल, 

अशी व्यक्‍ती महानगरपालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास वा नेमणूक चालू ठेवण्यास 

अपात्र समजली जाईल. 


महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरक्षण:- 


महानगरपालिका सेवेतील पदांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू 
असेल. यामध्ये मागासवर्मीयांसाठी आरक्षण (सामाजिक आरक्षण), विठोष/समांतर 
आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, दिव्यांग, 
महिला, खेळाडू इत्यादीसाठीच्या आरक्षणाचा समावेश असेल. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९, 


२०. 


२१. 


२२. 


महानगरपालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्देशन/सरळसेवेने नियुक्‍ती, 


(अ) महानगरपालिकेच्या सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे विहित नमुन्यातील आरोग्यविषयक 


वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर, आणि 


(बो उमेदवाराच्या पूर्वचारित्र्य पडताळणीबाबत (Verification of Antecedents) पोलीस 


विभागाचे/सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल. 


परिक्षेकरिता/मुलाखतीकरिता केलेल्या प्रवासाचा खर्च:- 
नामनिर्देशन/सरळसेवेद्वारे नियुक्‍ती करण्याच्या बाबतीत, परिक्षेच्या/मुलाखतीच्या 
प्रयोजनाकरिता उमेदवारांना करावे लागणारे सर्व प्रवास हे, याबाबतीत काही विनिर्दिष्ट 
प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या संबंधात वेळोवेळी हासन/महानगरपालिकेकडून मंजूर करण्यात 
आलेल्या कोणत्याही सवलतीच्या अधीन राहून, स्वत:च्या खर्चाने असतील. याबाबतचा 
अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांना असेल. 
नियुक्‍तीकरिता निवड झाल्यावर पदस्थापना :- 

नियुक्‍तीकरिता निवड झालेले उमेदवार हे ठाणे महानगरपालिकेच्याहद्दीत कोठेही किंवा 
ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर महानगरपालिकेचे कार्यालय जेथे असेल तेथे 
किंवा महानगरपालिका भविष्यकाळात कार्यालय सुरू करू शकेल, तेथे पदस्थापना केले 
जाण्यास पात्र ठरतील. 


प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर:- 


कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्‍तीसंदर्भात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणण्याचा 
केलेला प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल. 


महानगरपालिकेतील पदांवर अतिरिक्‍त कार्यभार देणे अपरिहार्य असल्यास प्रचलित 
शासन नियमानुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. 


हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा AYIA शासनाने 
अन्यथा वेगळी लेखी कारणे नमूद करून निर्देश दिले नसतील तर या नियमातील 
तरतुदीमुळे बाधा येणार नाही. 


वेळोवेळी सेवाभरती/आरक्षण/वयोमर्यादा/परीविक्षाधीन काळावधी नियमित करणे, 
इत्यादींबाबत निर्देश देणारे राज्य शासनाने नियम, अधिनियम, निर्णय व न्यायनिर्णय 
यानुसार या नियमात सुधारणा (Amendment) करण्यात येईपर्यंत या शासन निर्णय/न्याय 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


सरळसेवा/पदोन्नतीने नियुक्त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱयांसाठी राज्य शासनाने 
वेळोवेळी विहित केलेल्या प्रशिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी. 


या नियमामधील कोणत्याही तरतुदीच्या अर्थविवरणाबाबत शांका उद्भवल्यास सदर बाब 
शासनाकडे निर्देशित करण्यात येईल व त्याबाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम राहील. 


000०००० 


वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा नमुना 


(महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम, १९८१ मधील नियम-११ पहा.) 


मी याद्वारे प्रमाणित करतो/करते की, 


ठाणे महानगरपालिकेच्या ( ) संवर्गातील ( ) या पदावर नेमणूक 


करण्यासाठी असलेल्या "ठमेदवारांची तपासणी केळी आणि त्याला/तिला 


अतिरिक्त (सांसर्गिक किंवा अन्य) कोणताही रोग, 


शारीरिक दौर्बल्य किंवा शारीरिक अपंगत्व असल्याचे आढळले नाही ही गोष्ट ( ) 


कार्यालयात ( ) म्हणून नेमणुकीसाठी अनर्ह ठरविणार आहे असे मला वाटत नाही. 
श्री/श्रीमती ________________________ यांच्या स्वत-च्या 
निवेदनावरून त्याचे/तिचे ce वर्षे आहे आणि दिसण्यावरून तो/ती सुमारे ____ 


वर्षे वयाचा/वयाची आहे. त्याळा/तिळा लस टोचण्यात आली आहे. 


ओळख चिन्हे 


डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी 


वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पदनाम 
(शिक्क्यासह) 


परिशिष्ट-(१) 
(ब) ठाणे महानगरपालिका सेवा (सेवा Waar व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३ 
अंतर्गत सेवा भरतीसाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती:- 


१. अधिकारी/कर्मचारी निवड समिती:- 


महानगरपालिका पदांवर नियुक्‍तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या 
कलम-५४ मध्ये विहित केल्यानुसार “कर्मचारी निवड समिती” गठीत करण्यात येईल. सदर 
समिती गठीत करण्यात आलेल्या दिनांकापासून एक वर्ष कालावधीकरिता अथवा भरती 
प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीकरिता (यातील जो कालावधी कमी असेल, त्या 
कालावधीकरिता) वैध राहील. 


याव्यतिरिक्त, नामनिर्देशान/सरळसेवेने नियुक्‍ती करताना, मागासवर्गीय तसेच महिला 
उमेदवारांच्या हितरक्षणासाठी अज्ञा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार 
संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मुलाखतीच्या वेळेस विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावले 
जाईल. 


२. नामनिर्देशन/सरळसेवेद्वारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना 
खालीलप्रमाणे असेल:- 

(9) आयुक्‍त किंवा आयुक्तांनी पदनिर्देशित केलेला अन्य कोणताही अधिकारी - अध्यक्ष 
(२) सह सचिव / उप सचिव, नवि-२३ - सदस्य 
(३) मुख्य लेखा परीक्षक - सदस्य 
(४) संबंधित विभाग प्रमुख - सदस्य 
(4) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी - सदस्य 
(६) जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी - सदस्य 
(७ जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य 
(८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प - सदस्य 
(९) उप आयुक्‍त (सामान्य प्रशासन) - सदस्य सचिव व निमंत्रक 

3. नामनिर्देशान/सरळसेवेद्वारे नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:- 


(३.१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाची महानगरपालिकेमधील पदे निश्चित करून 
सदर पदे भरण्यासंदर्भात शासनाने निर्देश दिल्यानंतर संबंधित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


(३.२) सद्यस्थितीत महानगरपालिकेतील पदे भरण्यासंदर्भात पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात 
यावी:- 


(3.2.9) एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी, ऑनलाईन/वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरून किंवा 
महानगरपालिकेच्या सूचना फळकावरील सुचनेस अनुसरून विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या अर्जाचा किंवा सेवा विनियम केंद्राकडून वा शासनाच्या आदेशानुसार अन्य 


संस्था/कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील उमेदवाराच्या नावाचाच विचार करण्यात 
येईल. 


(3.2.2) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपश्ीीलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार 


आयुक्तांना असेल. 


(३.२.३) जाहिरातीत/सेवा विनियम केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख 


असल्यास, अशा उमेदवारांना लेखी चाचणी द्यावी लागेल. 


(3.2.8) चाचणी परीक्षेत किमान ५०% गुण मिळविण्याच्या मर्यादेच्या अधीन राहून रिक्‍त पदाच्या 


तिप्पट एवढ्या उमेदवारांना वरील (३.२.३) च्या निर्णयाप्रमाणे चाचणी परीक्षा न घेतल्यास, 
अशा सर्व निर्देशित पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलाविळे जाईल 
व san उमेदवारांची यादी निवड समितीच्या प्रत्येक सदस्यास मुलाखतीच्या वेळी 
पुरविण्यात येईल. परंतु, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/विमुक्‍त जाती व भटक्या 
जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग/सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास प्रवर्ग/ इतर मागासवर्गीय 
उमेदवारांसाठी ५०% ऐवजी ४५% गुण मिळविण्याची अट राहील. 


(३.२.५) मुलाखतीत खालील बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाईल:- 


(अ) सामाजिक प्रश्नाबाबतची जाणीव. 

(ब) पुर्वानुभव:- ज्या पदावर नेमणूक द्यावयाची त्या पदासाठी आवश्‍यक असा अनुभव. 

(क) सेवा भरती नियमात विशेष अर्हता वा इतर कोणत्याही बाबतीत प्राधान्य नमूद 
असल्यास त्यासाठी द्यावयाचे गुण. 


(३.२.६) यानंतर निवड समिती एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदवारांची 


यादी तयार करील व ती आयुक्तांकडे गोपनीयरित्या बंद लिफाफ्यात सादर करील. 


(३.२.७ भरती प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश लागू राहतील. 
४. पदोन्नतीने नेमणुकीकरिता कार्यपद्धती:- 


(४.१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, 


दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ मध्ये तसेच वेळोवेळी शासनाच्या प्रचलित निर्णयान्वये 
दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे दरवर्षी पदोन्नतीची प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी 
वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


(४.२) प्रत्येक वर्षी १ सप्टेंबर ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे 


भरावी लागणार आहेत, याचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागातर्फे जून महिन्यात 
आयुक्तांना सादर करतील. 


(४.३) उपरोक्त शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करताना, पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची 


(४.४) 


संख्या निश्चित झाल्यावर आव्यक अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून 
ज्येष्ठतानुक्रमाने पदांच्या संख्येच्या तिप्पट (9:3) कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात 
(Zone of Consideration) समावेश करण्यात येईल : 


विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या तसेच निलंबित असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्याची नावे 
ज्येष्ठतानुक्रमाने यादीत येत असल्यास, त्यांची नावे यादीतून वगळण्यात येऊ नयेत. 


(3.4) 


(४.६) 


(४.७) 


त्यांच्या नावाचा विचार केल्यावर निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावासमोर 
नोंदविण्यात येईल. 

पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचा निवडसूचीत ज्येष्ठतेनुसार समावेश करण्यात 
येईल. 

निवड समिती कर्मचाऱ्यांचे मागील ५ वर्षांचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांचेपुढे ठेवलेली 
इतर कागदपत्रे यांचे अवलोकन करून कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय 
घेईल. मात्र असा निर्णय एकमताने झाला नाही, तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती 
प्रमुखाचा असेल. 

कर्मचाऱ्यांच्या निवडीसंबंधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवऱ्यकता 
वाटल्यास अशी माहिती मागविण्याचा समितीस अधिकार असेल. 


वरील (३) व (४ नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-५३ (१), ५३ (२) वा ५३ (३) नुसार संबंधित सक्षम नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्याकडे मान्यतेसाठी ठेवली जाईल. 


तयार करण्यात आलेली निवडसूची त्या-त्या निवडसूचीच्या वर्षासाठी वैध असेल. 

समिती सचिव बैठकीचा कार्यवृत्तांत तयार करून त्यास समितीची मान्यता घेण्यास 
जबाबदार असेल. सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे परत घेऊन ती एकत्रित जतन 
करण्याची जबाबदारी समिती सचिवाची असेल. 

गट-क आणि गट-ड मध्ये सेवा भरती करताना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.न्याप्र-१००३/९९/प्र.क्र.२/०३(भाग-२)/१६अ, दिनांक २५ ऑक्टोबर, २००५ अन्वये 
एकत्रित मार्गदर्शक तत्वांचा लागू असेल तेथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक 
तत्वांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदलही अंमलात आणण्यात यावेत. 


अनुकंपाने व इतर कारणामुळे भरावयाच्या पदांसाठी आयुक्तांच्या शिफारशीने व शासन 
मान्यतेने अधिसंख्य पदे निर्माण करता येतील. 


000०००० 


परिशिष्ट-(३) 


ठाणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी 
विभागीय परीक्षा नियम, २०२३ 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (सन १९४९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक-५९) च्या 
कलम-४६५, पोटकलम-(१) खंड (ल) च्या तरतुदींनुसार ठाणे महानगरपालिकेमहानगरपालिकेसाठी 
केलेले नियम:- 


१. संक्षिप्त शीर्षक व नियम लाग्‌ होण्याचा दिनांक:- 
@ या नियमास “ ठाणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी (अर्हताकारी विभागीय परीक्षा) 
नियम, २०२३” असे संबोधण्यात येईल. 


(ब) शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होतील, त्या तारखेपासून हे नियम अंमलात येतील. 


२. व्याख्या:- विषयांत किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार, 


(२.१) “अधिनियम” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपाळिका अधिनियम. 


(२.२) “महानगरपालिका” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अन्वये 
निर्माण केलेली “ ठाणे महानगरपालिका.” 


(२.३) “आयुक्‍त” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-३६ अन्वये 
शासनाने नियुक्‍त केलेला अधिकारी. 


(२.४) “कर्मचारी” म्हणजे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण-४, कलम-५१ 
(४) अन्वये नेमणूक केलेले अधिकारी/कर्मचारी. परंतु, यात रोजंदारी, हजेरीपटावर 
असलेले कामगार आणि कंत्राटी पद्धतीने तसेच, अंशकालीन व मानद स्वरुपी नेमण्यात 
आलेल्या व्यक्तींचा समावेश होत नाही. 


(२.५) “परिशिष्ट” म्हणजे, या नियमांना जोडलेले परिशिष्ट. 


(२.६) “विभागीय परीक्षा” म्हणजे, ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेली व या नियमांच्या परिशिष्ट- (३) (अ) मध्ये नमूद 
करण्यात आलेली विभागीय परीक्षा. 


ज्या शब्दांची वा शब्दसमुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली 
नसेल, त्यांचा अर्थ अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले असतील तसा समजण्यात येईल. 


३. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य:- 


(३.१) हे नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस ठाणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील 
स्थायी/अस्थायी स्वरुपात कोणत्याही पदावर नियुक्‍त असलेल्या व त्या तारखेनंतर 
नियुक्‍त होणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना परिशिष्ट-(३) च्या (ब) व (क) मध्ये विहित 
HoH आवश्‍यक ती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. 


(3.2) 


उपरोक्त परिशिष्ट-(३) (अ) मध्ये ज्या संवर्गाचा उललेख आलेला नसेल, त्या संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची लेखी व तोंडी परीक्षा आयुक्तांच्या मान्यतेने 
घेतली जाईल. याकरिता किमान तीस दिवसांपेक्षा कमी नाही एवढ्या कालावधीची 
पुर्वसूचना संबंधितांस देण्यात येईल. 


४. कालावधी आणि संधीची संख्या:- 


(४.१) 


(४.२) 


शासन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्‍त केलेल्या व्यक्‍तींकरिता, शासन राजपत्राच्या 
दिनांकापूर्वी महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून नियुक्‍त झालेल्या व सध्या अस्तित्वात 
असलेल्या नियमान्वये परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या व्यक्‍तीने, तिला परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट fase नसेल, तर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवर्यक आहे. 


ठाणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३ नुसार 
नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांनी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


५. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानक:- 


(५.१) 


(५.२) 


ठाणे महानगरपालिकेतर्फे आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी 
प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेच्या एकूण गुणांच्या किमान ४०% गुण मिळवणे आवश्‍यक असेल. 


प्रत्येक संवर्गासाठी विहित करण्यात आलेल्या सर्व विषयांत वरील तरतुदीच्या आधारे 
एक वा एकापेक्षा अधिक संधीत उत्तीर्ण झाल्यावरच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
समजण्यात येईल. 


६. परीक्षेचे वेळापत्रक:- 


विभागीय परीक्षा व मराठी भाषा परीक्षा या सक्षम प्राधिकारी यांनी विहित केलेल्या 
अभिकरणाकडून सर्वसाधारणपणे दरवर्षी प्रशासनाच्या/अभिकरणाच्या सोयीनुसार 
अशा परीक्षा मे ते जून महिन्यात घेतल्या जातील. 


७. परीक्षेचा अभ्यासक्रम:- 


८. प्रशिक्षण:- 


विभागीय परीक्षांसाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट- (३) (ब) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे 
किंवा शासनाने वेळोवेळी विहित केल्यानुसार असेल. 

परंतु, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्था, नाशिक यांच्याकडून अभियांत्रिकी 
विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी विहित केलेल्या परीक्षांसाठीचा 
अभ्यासक्रम त्या परीक्षा घेणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांकडून जाहीर केल्याप्रमाणे असेल. 


विभागीय परीक्षेस बसू इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परीक्षेपूर्वी किमान ४० तासांचा 
प्रशिक्षण कार्यक्रम ठाणे महानगरपालिकेकडून आयोजित करण्यात येईल. 


९. परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणाम:- 


एखादा कर्मचारी नियम-४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये परीक्षा 
उत्तीर्ण झाला नाही तर पुढील परिणाम होतील:- 


(९.१) तो परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा नियम-१० अन्वये परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून त्यास सूट 
मिळेपर्यंत, त्याला त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही किंवा त्याच्या पदाच्या 
वेतनमानातील पुढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही. अशा रितीने रोखून ठेवलेली 
वेतनवाढ ही, तो परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा त्याला परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यामधून नियम-१० अन्वये सूट देण्यात आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल 
आणि कोणतीही वेतनवाढ रोखून न धरल्याचे समजून पुढील सर्व वेतनवाढी देण्यात 
येतील. मात्र गतकाळातील थकबाकी अनुज्ञेय नसेल. 


त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या 
अगोदर परीक्षा उत्तीर्ण झाळे असतील, त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम 
लागेल. तसेच, अझ्ञा ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल, त्या 
कर्मचाऱ्यास ज्येष्ठ असणाऱ्या आणि त्याच्यानंतर, परंतु नियम-४ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
कालावधीत व संधीमध्ये परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या देखील नंतरचा ज्येष्ठता 
क्रम त्याला देण्यात येईल. 


१०. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून सूट:- 


(१०.१) शासन राजपत्राच्या दिनांकानंतर नियुक्‍ती झालेल्या कर्मचाऱ्यास परीक्षा उत्तीर्ण होण्यामधून 
पुढील बाबतीत सूट देण्यात येईल:- 


a 
(2 


(अ) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये यापूर्वीच परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल 
किंवा 

(ब) कर्मचाऱ्यांने सध्याच्या पदावर किमान १५ वर्षे सेवा पुर्ण केल्याचा दिनांक किंवा त्यांच्या 

वयाची ५० वर्षे पुर्ण झाल्याचा दिनांक यापैकी जे नंतर घडेल त्यानंतरच्या लगतच्या 

दिनांकास त्याला सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट अनुज्ञेय राहील. 


११. परीक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षातून एकदा घेण्यात येईल. एखाद्या वर्षी जर कोणत्याही 
कारणास्तव परीक्षा घेण्या आली नाही, तर कालावधी व संधीची गणना करताना 
कालावधी वगळण्यात येईल. 

१२. विशेष योग्यता:- 


एखादा कर्मचारी पहिल्याच प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल आणि त्याने कोणत्याही 
प्रश्नपत्रिकेत ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक गुण मिळविले असतील तर त्या प्रश्नपत्रिकेतील 
त्याच्या विशोष योग्यतेबद्दलची नोंद गोपनीय अहवालात घेण्यात येईल. 


93. विषयांमध्ये सूट:- 


जो उमेदवार परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झाळेला आहे परंतु ज्याने कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेमध्ये ५५ 
टक्के किंवा अधिक गुण मिळविळेळे आहे त्याला त्याच्या नंतरच्या प्रयत्नांमध्ये त्या 
विषयासाठी परीक्षेला बसण्यातून व उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात येईल. 


१४. निर्वचनाच्या ठाक्ती:- 


नियमातील तरतुदींनुसार अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या एखाद्या संवर्गास कोणती 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट आहे, यासंबंधी कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याबाबतचा आयुक्‍त 
यांचा निर्णय अंतिम असेल. 


०00000०000 


परिशिष्ट-(३) (अ) 
(नियम-३) 


विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 


विभाग/सेवा संवर्ग 


हिली प्रशासकीय सेवा अधीक्षक 


2 


महापालिकेव्यतिरिक्त इतर प्राधिकाऱ्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या विहित विभागीय परीक्षा 


परीक्षा घेणारा प्राधिकारी संवर्ग 
अभियंता 


अभियांत्रिकी स्थापत्य/ | अभियांत्रिकी अधिकारी । कनिष्ठ अभियं 
विद्युत/यांत्रिकी सेवा | महाविद्यालय, नाशिक 


अग्निशामन सेवा । अग्निशमन महाविद्यालय, | अग्निशमन विभागातील पदे 
नागपूर/मुंबई 


०00०0००००० 


परिशिष्ट-(३) (ब) 


विभागीय परीक्षा 
प्रश्नपत्रिका-१ (गुण- १००, वेळ-३ तास) 
१. सारांडालेखन. 
२. टिप्पणीळेखन. 
३. पत्रलेखन. 
४. भाषांतर (इंग्रजीतून मराठीत). 
प्रश्नपत्रिका-२ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 

२. किमान वेतन अधिनियम 

३. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 

४. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
५. वस्तु व सेवा कर. 


प्रश्नपत्रिका-३ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१) सर्व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम:- 
सेवेच्या सर्व साधारण शर्ती 
र्‌जा 
वेतन 
वर्तणूक, शिस्त व अपील 
निवृत्तीवेतन 
२) विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका. 
३) रचना व कार्यपद्धती- सहा गठ्ठे पद्धती. 
४) कार्यालयीन नियमपुस्तिका, जमाखर्च लेखा परीक्षा. 
५) प्राथमिक हिशोब तपासणी. 


टीप: या प्रश्नपत्रिकेचे माध्यम मराठी असेल व प्रश्नांची उत्तरे मराठी भाषेत द्यावी लागतील. 


0000000 


लेखा विभाग/लेखा परीक्षण विभागातील वरिष्ठ लिपिक (लेख) यांना प्रश्नपत्रिका-१, 2, 
3,४,५,६ या विषयाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेल 


प्रश्नरपत्रिका-४ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९. 

२. महाराष्ट्र अर्थ संकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण क्र. ४,५,७,९ व १७ तसेच परिशिष्टे २, ४, ८, ९, 
११ वगळून. 

३. महाराष्ट्र सार्वजनिक खर्च नियमावली, १९६५ तसेच नियमावली, १९९२. 

४. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीतील २,३,६,७,८,९,१०,११,१२-१ ते १२-५ प्रकरणे. 

५. महानगरपालिकेच्या निविदेसाठीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती. 


प्रश्नपत्रिका-५ (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१ Book Keeping & Accountancy. 

2. Accrual Based Double Entry Accounting 
३. मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, १९४७ 

४. मुंबई प्राथमिक शिक्षण नियम, १९४९ 


प्रश्नपत्रिका_6 (पुस्तकांसह) (गुण- १००, वेळ-३ तास) 


१. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६. 
२. महानगरपालिका (घनकचरा व्यवस्थापन) उपविधी, २००२. 
३. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षांचे जतन अधिनियम, १९७५. 
४. राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान. 
५. झोपडपट्टी सुधार समिती. 
६. दिव्यांगांसाठीच्या शासनाच्या सवलती व योजना. 
. समाजविकास व बाल कल्याण संबंधीच्या शासनाच्या व महानगरपालिकेच्या योजना. 
८. केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना. 


0000000 


परिशिष्ट-(३) (क) 


विभागीय परीक्षा (अग्निशमन) 


विभाग-अग्निठामन 


संवर्ग- अग्निशमन प्रणेता/चालक-यंत्रचाळक/अग्निशामक/वाहन चालक (अग्निशमन) 


तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा.:- (गुण- १००) 
१) रासायनिक अग्निशामके - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 
२ शिड्या - प्रकार, उपयोग, देखभाळ व निगा 
३) होज पाईप - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 
8) फोमव होमसाधने - प्रकार, उपयोग, देखभाळ व निगा 
५) हायड्‌ंट व होज फिटींग्ज - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 
६ पंप - प्रकार, उपयोग, देखभाळ व निगा 
७ वॉटर रिले - प्रकार, उपयोग, देखभाल व निगा 
८) गाठी - प्रकार, उपयोग, देखभाळ व निगा 
९) श्वसन उपकरणे - साहित्याची नांवे व वापर 
qo) कवायत - आज्ञापालन व सहकाऱ्याबरोबर कवायत करण्याची 
क्षमता 
लेखी परीक्षा.:- (गुण- १००, वेळ-२ तास) 
१ प्रथमोपचार - प्रथमोपचार पेटीतील साहित्य व भाजणे, अस्थिभंग, घुसमटणे, 


VETS, जखमा यांचेवर करावयाच्या प्रथमोपचाराची माहिती देणे. 


2) वॉवरूमकार्यपद्धती- वॉचरुममध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या रेकॉर्डची माहिती, त्यासाठी वापरली 
जाणारी कार्यपद्धती नमुने व काल्पनिक संदेशावर वॉवरुमच्या 
रेकॉर्डमध्ये नोंद करणे. 


३) अग्निशामक व ड्रायव्हर-पदाच्या कर्तव्यांची माहिती असणे व ती कर्तव्य पार पाडण्यासाठी 
कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दलचा तपशील ड्रायव्हर ऑपरेटर पदाची 
कर्तव्ये. 


४ Brag कर्तव्यपालन- शिस्तीचे व कर्तव्यपालनाचे अग्निशमन विभागातील महत्व व त्यांचे 
पालन न झाल्यास होणारे परिणाम. कर्तव्यपालन न झाल्यामुळे वा 
झाल्यामुळे आठवणीत राहिलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन. 


0000000 


परिशिष्ट-(४) 


नामनिर्देशन/सरळसेवा भरती करताना अग्निशमन विभागासाठी निकष व गुणांकन पद्धती 


१. शैक्षणिक अर्हता व अनुभव:- 


(१.१) अग्निशमन पदांसाठी शैक्षणिक अर्हता व अनुभव हा सदर नियमांच्या परिशिष्ट-(२) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


(१.२) शारीरिक पात्रता:- 


उंची - किमान १६५ सें.मी. (अनवाणी) 
छाती - न फुगविता ८१ सें.मी. 

- फुगवून ८६ सें.मी. (किमान ५ 
सें.मी. फुगवणे आवश्‍यक.) 
वजन- किमान ५० कि.ग्रॅ. 


दृष्टी- सामान्य. (विना चष्म्याने दृष्टी- 
६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार 


wet] चांगली). 
आजारापासून मुक्‍त असावा. 
उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या 
Yes असावा. 


वर्णाधता 


२. परीक्षेचे टप्पे:- 


उंची - किमान १५७ सें.मी. (अनवाणी) 
छाती - महिला उमेदवारांसाठी लागू 
नाही. 

वजन - किमान ४६ कि.ग्रॅ. 

दृष्टी - सामान्य. (विना DRI दृष्टी- 
६/६ तसेच Ishihara Chart नुसार 
रंगदृष्टी चांगली). वर्णांधता 
आजारापासून मुक्‍त असावा. 

उमेदवार शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या 
सुद्दढ असावा. 


प्रस्तुत परीक्षा एकूण दोन टप्प्यात घेण्यात येईल:- 
(१) लेखी परीक्षा-१०० गुण. (२) शारीरिक चाचणी-१०० गुण. 


(२.१) लेखी परीक्षा:- 

(१ लेखी परीक्षा (तांत्रिक/सामान्यज्ञान) १०० गुणांची असेल. 

(२) लेखी परीक्षेसाठी उमेदवाराकडे सेवा भरती नियमात नमूद शौक्षणिक पात्रता/ 
तांत्रिक शिक्षणाची अर्हता तसेच शारीरिक क्षमता असणे आवऱ्यक राहील. 

(3) जाहिरातीस असणारा एकूण प्रतिसाद विचारात घेऊन आवश्‍यक तेवढ्या 
(साधारणत: १:५ किंवा १:७ या प्रमाणात) उमेदवारांना शारीरिक चाचणी परीक्षेस 
पात्र ठरविण्यात येईल. 

(४) लेखी परीक्षेकरिता विहित HSS किमान गुण प्राप्त करणारे उमेदवार शारीरिक 
चाचणीसाठी पात्र ठरतील. 


(२.२) मैदानी चाचणी (पुरुषांसाठी) (१०० गुण) 


(अ) १६०० मीटर धावणे (३० गुण) 
द्यावयाचे गुण 


५ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ५ मि. ३० सेकंद किवा त्यापेक्षा कमी. 
५ मि. ३० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ५ मि. ५० सेकंद किवा त्यापेक्षा कमी. 
५ मि. ५० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. १० सेकंद किवा त्यापेक्षा कमी. 
६ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. ३० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी. 
६ मि. ३० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ६ मि. ५० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी. 
६ मि. ५० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि. १० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी. 
७ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त परंतु ७ मि. ३० सेकंदापेक्षा कमी. 

(ब) जमिनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या (४६.४० वरील उंचीच्या) 
अल्युमिनियम एक्सटेन्हान शिडीवर खिडकीपर्यंत वर चढून त्याच शिडीने खाली 
उतरणे. (आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) (२० गुण) 

वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 


(क) ५० कि.ग्रॅ. वजनाची मानवीय प्रतिकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने ६० 
मीटर अंतर धावणे- (२० गुण) 
वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 


४० सेकंदापेक्षा जास्त 


(©) 20 फुट उंचीपर्यंत रस्सीवर चढणे व उतरणे. (२० गुण) 


रस्सी पूर्ण चढल्यास २० गुण, ३/४ (तीन चतुर्थांश) चढल्यास १० गुण, १/२ (अर्धी) 
चढल्यास ५ गुण तर अर्ध्यापेक्षा कमी अंतर चढल्यास शून्य गुण दिले जातील. 
(रस्सीवर चढतेवेळी फक्त हाताचा वापर करणे बंधनकारक राहील. पायाचा वापर 
करता येणार नाही, केल्यास शून्य गुण मिळतील.) 


(© २० पुल-अप्स (१० गुण) 
प्रत्येक पुल-अप्स १/२ (अर्धा) गुण, याप्रमाणे २० पुल-अप्स पूर्ण केल्यास १० गुण 
देण्यात येतील. 
(२.३) मैदानी चाचणी- महिलांसाठी (१०० गुण) 
(अ) Coo मीटर धावणे (३० गुण) 


द्यावयाचे गुण 


२ मि. ५० सेकंदापर्यंत 
२ मि. ५० सेैकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ०० सेकंदापर्यंत 


३ मि. १० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. २० सेकंदापर्यंत 
३ मि. २० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ३० सेकंदापर्यंत 
३ मि. ३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ४० सेकंदापर्यंत 
३ मि. ४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ३ मि. ५० सेकंदापर्यंत 


(ब) जमिनीपासून ३३ फुट उंचीवरील खिडकीस लावलेल्या (४६.४० वरील उंचीच्या) 


अल्युमिनियम एक्सटेन्हान शिडीवर खिडकीपर्यंत वर चढून त्याच शिडीने खाली 
उतरणे. (२० गुण) 
(आरंभ रेषेपासून शिडी २० फुट अंतरावर असेल.) 


वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 
३० सेकंदापर्यंत 
३० सेकंदापेक्षा जास्त ते ४० सेकंदापर्यंत 


५० सेकंदापेक्षा जास्त ते ६० सेकंदापर्यंत 
६० सेकंदापेक्षा जास्त 


४० सेकंदापेक्षा जास्त ते ५० सेकंदापर्यंत 


(क) ४० कि.ग्रॅ. वजनाची मानवाकृती खांद्यावर घेऊन दिलेल्या चौकोनी मार्गाने ६० 
मीटर अंतर धावणे (२० गुण) 


वेळ (सेकंदामध्ये) द्यावयाचे गुण 
र 
२५ सेकंदापेक्षा जास्त ते ३० सेकंदापर्यंत १६ 


वर 


(ड) गोळा फेक (गोळ्याचे वजन ४ कि.ग्रॅ) (१० गुण) 
गोळा फेकीचे अंतर (मीटरमध्ये) द्यावयाचे गुण 


(इ) लांब उडी (१० गुण) 


अंतर (फुटामध्ये) द्यावयाचे गुण 
१३ फुट ते १५ फुटापेक्षा कमी 


११ फुट ते १३ फुटापेक्षा कमी 
०९ फुट ते ११ फुटापेक्षा कमी 


(फ) १० पुश अप (जोर काढणे) (१० गुण) 


प्रत्येक १ पुडा अपला १ गुण, याप्रमाणे १० पुढा अप पूर्ण केल्यास १० गुण 
देण्यात येतील. 


मममम स 


ठाणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 2023 
परिशिष्ट- (२) 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५ व ५३ (१) मधील तरतुदीनुसार नेमणूक करावयाच्या अधिकाऱ्यांच्या पदांसाठीची कलम-४५ (३) व 
कलम-४५७ (३) अन्वये विहित शैक्षणिक व इतर अर्हता 
(पहा नियम-५) 
अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 


(१) (२) (३) (४) 
१. सामान्य प्रशासन विभाग 


|| आयुक्‍त प्रतिनियुक्ती राज्य शासनाकडून वेळोवेळी नेमणूक करण्यात येईल, असा भारतीय प्रशासन 
(भाप्रसे) सेवेतील अधिकारी (महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३६ नुसार) 

(वर्ग-१, प्रशासकीय सेवा) 
२ अतिरिक्‍त आयुक्‍त पदौन्नती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या HSA ३९ (अ) मधील तरतुदीनुसार 
(वर्ग-१, प्रशासकीय सेवा) (५०%) तसेच नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०१४/प्र.क्र.२१८/ 


नवि-१४, दि.०६/०१/२०१५ व दि.२५/०६/२०१५ अन्वये ठाणे 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील पात्र अधिकाऱ्यामधून शासनाकडून 


a 


निवडीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती मुख्याधिकारी (न.प्र./मंत्रालयीन संवर्गातील / इतर समकक्ष संवर्गातील 
(५०%) वेतनवर्गातील अधिकारी यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
३ उप आयुक्‍त पदीन्नती १) ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील प्रशासकोय सेवेतील (वर्ग-१) मधील 
(वर्ग-१, प्रशासकीय सेवा) (५०%) अधिकाऱ्यांचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव अथवा ठाणे महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील सहायक आयुक्‍त या पदावर किमान ५ वर्षांचा अनुभव. 
२) उपरोक्त नमूद पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती मंत्रालयीन संवर्गातील /मुख्याधिकारी (न.प्र),/ इतर समकक्ष वेतन वर्गातील 
(५०%) अधिकारी यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
४ सहायक आयुक्‍त पदीोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यालयीन अधीक्षक या पदावर 
(वर्ग-२, प्रशासकीय सेवा) (५०%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
कोणत्याही शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
सरळसेवा २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील कार्यालयीन 


(२५%) 


अधीक्षक अथवा समकक्ष पदावरील कामाचा किमान ३ वर्षांचा प्रशासकीय कामाचा 
अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
प्रतिनियुक्ती मंत्रालयीन संवर्गातील /मुख्याधिकारी (न.प्र),/ इतर समकक्ष वेतन वर्गातील 
(२५%) अधिकारी यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
५ कार्यालयीन अधीक्षक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यालयीन उप अधीक्षक या पदावर 
(वर्ग-२, प्रशासकीय सेवा) (१००%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
कोणत्याही शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
६ | कार्यालयीन उप अधीक्षक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक या पदावर किमान ३ 
(वर्ग-२, प्रशासकीय सेवा) (१००%) वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही 
शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७ वरिष्ठ लिपिक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लिपिक तथा टंकलेखक या पदावर 
(वर्ग-३, प्रशासकीय सेवा) (१००%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
कोणत्याही शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८ लिपिक तथा टंकलेखक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील चतुर्थ वर्गातील पदावर किमान ५ 


(वर्ग-३, प्रशासकीय सेवा) 


वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता 
धारण करणारे पात्र कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (2) (3) (8) 
कायमस्वरूपी संवर्ग | ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वाहन चालक (कार्यशाळा) या पदावर 
बदलीने किमान ५ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व नामनिर्देशानासाठी विहित केलेली 
(१०%) अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून विकल्प मागवून त्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे कायमस्वरूपी संवर्ग बदलीने नियुक्‍ती करता येईल. 
नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
सरळसेवा २) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रती मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे 
(५०%) किमान ४० शब्द प्रती मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा 
शासनमान्य संस्थेचे संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
g लिपिक तथा दफ्तरदार पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील जमादार या पदावर किमान ३ वर्षाची 
(वर्ग-४, प्रशासकीय सेवा) (१००%) नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या 
शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण ही अर्हता 
धारण करणाऱ्या पात्र कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
हि जमादार पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील शिपाई या पदावर किमान ३ वर्षाची 
(वर्ग-४, प्रशासकीय सेवा) (१००%) नियमित सेवा पूर्ण केलेले कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
| शिपाई नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 


सरळसेवा (१००%) 


शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (8.5.0.) 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशान 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
(वर्ग-४, प्रशासकीय सेवा) २) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२ ग्रंथपाल नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथपाळ शाखेची पदवी. (B.Lib) 
(वर्ग-३, प्रशासकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) । २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथपाल शाखेची पदव्युत्तर पदवी (M.Lib) 
असल्यास प्राधान्य. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
समकक्ष पदावरील किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१३ उच्च वर्ग लघुलेखक पदौोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील निम्नवर्ग लघुलेखक (मराठी / इंग्रजी) 


(मराठी/ इंग्रजी) 
(वर्ग-२, स्वीय सेवा) 


(१००%) 


या पदावर किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या तसेच मराठी अथवा 
इंग्रजी लघुलेखनाची गती १२० शब्द प्रति मिनिट तसेच मराठी टंकलेखनाची गती 
३० शब्द प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाची गती vo शाब्द प्रति मिनिट (तत्संबंधी 
शासकीय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्यक) अर्हता धारण करणाऱ्या पात्र 
निम्नवर्ग लघुलेखक (मराठी / इंग्रजी) यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१४ निम्न वर्ग लघुलेखक पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लघुलेखक (मराठी/ इंग्रजी) या पदावर 
(मराठी / इंग्रजी (१००%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
(वर्ग-३, स्वीय सेवा) कोणत्याही शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१५ लघुलेखक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(मराठी / इंग्रजी) सरळसेवा (१००%) ।२) मराठी अथवा इंग्रजी लघुळेखनाची गती १०० शब्द प्रति मिनिट तसेच मराठी 
(वर्ग-३, स्वीय सेवा) टंकलेखनाची गती 30 are प्रति मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाची गती yo शब्द 
प्रति मिनिट (तत्संबंधी शासकीय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक). 
३) मराठी व इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२.कार्मिक विभाग 
१६ कार्मिक अधिकारी नामनिर्दशान (१००%) । १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 


(वर्ग-१, प्रशासकीय सेवा) 


२) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारास 
प्राधान्य (LL.B.) 

3) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील कार्यालयीन 
अधीक्षक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा प्रशासकीय कामाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
३.महापालिका सचिव विभाग 
१७ महापालिका सचिव पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक आयुक्‍त या पदावर किमान ५ 
(वर्ग-१, प्रशासकीय सेवा) (१००%) वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी (LL.B) 
ही शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या पात्र सहायक आयुक्‍त यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे विकल्प / बंधपत्र घेऊन पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१८ खानसामा नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४, प्रशासकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) । शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा STAT (S.S.C,) 
2) शाकाहारी व मांसाहारी भोजन बनविता येणे आवश्‍यक. 
३) मान्यताप्राप्त संस्थेकडीळल कॅटरिंग डिप्लोमा धारकांस प्राधान्य. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
४.मालमत्ता कर विभाग 
१९ | उपकरनिर्धारकव संकलक पदोन्नती १) ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक आयुक्‍त या पदावरील 
(वर्ग-१ प्रशासकीय सेवा) (७५%) किमान ३ वर्षाचा अनुभव तसेच नामनिर्देशानासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता 
धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
नामनिदडान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी. 
सरळसेवा (२५%) । २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी असल्यास प्राधान्य (LL.B) 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (2) (3) (8) 
५. माहिती व जनसंपर्क विभाग 
२० माहिती व जनसंपर्क पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप माहिती व जनसंपर्क अधिकारी या 
अधिकारी (१००%) पदावर किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांची 
(वर्ग-१, जनसंपर्क सेवा) सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 
होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडील 
समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता येईल. 
२१ उप माहिती व जनसंपर्क नामनिर्देशन / १) शासनमान्य पत्रकारिता व जनसंज्ञापन (Journalism & Mass 
अधिकारी सरळसेवा (१००%) Communication) मधील पदवी. 

(वर्ग-३, जनसंपर्क सेवा) २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या 
माहिती व जनसंपर्क विभागामधीळ समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षे काम केल्याचा 
अनुभव. 

३) मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषांचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२२ बंक स्टेज ऑपरेटर नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 

(वर्ग-४, सांस्कृतिक सेवा । सरळसेवा (१००%) | शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C.) उत्तीर्ण. 


२) नाटयगृह व सांस्कृतिक प्रेक्षाग्हाकडील बॅक स्टेज ऑपरेटर अथवा संलग्न 
कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
६. विधी विभाग 
२३ मुख्य विधी अधिकारी, पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विधी अधिकारी या पदावर किमान ५ 
(वर्ग-१, विधी सेवा) (१००%) वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र विधी अधिकारी यांच्या सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीकरिता विधी अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 
होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडील समकक्ष पदावरील 
अधिकाऱ्यांची शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
२४ विधी अधिकारी पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विधी सहायक या पदावर किमान ३ वर्षाची 
(वर्ग-२, विधी सेवा) (900%) नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र विधी सहायक यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीकरिता विधी सहायक उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 
होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडील समकक्ष पदावरील 
अधिकाऱ्यांची शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
२५ विधी सहायक नामनिर्दठान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विधी शाखेची पदवी (LL.B). 
(वर्ग-३, विधी सेवा) सरळसेवा (१००%) =| २) उच्च न्यायालय किंवा त्यांचे अधिपत्त्याखालील इतर न्यायालयांमध्ये किमान ३ वर्षे 


अधिवक्ता / वकील म्हणून किंवा शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेकडीळ विधी सहायक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
७. परवाना विभाग 
२६ परवाना अधीक्षक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील परवाना निरीक्षक या पदावर किमान ५ 
(वर्ग-२, परवाना सेवा) (१००%) वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचारी यांच्या सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२७ परवाना निरीक्षक पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक परवाना निरीक्षक या पदावर 
(वर्ग-३, परवाना सेवा) (१००%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२८ सहायक परवाना नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(वर्ग-३,निरीक्षक परवाना सरळसेवा २) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील स्वच्छता निरीक्षक पदविका 
सेवा) (१००%) (सॅनिटरी इन्स्पेक्टर) परीक्षा उत्तीर्ण. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
८. समाज विकास विभाग 
२९ । समाज विकास अधिकारी पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप समाज विकास अधिकारी या 
(वर्ग-२, समाज सेवा) (१००%) पदावर किमान ५ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
३० उप समाज विकास नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाज कार्य विषयातील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 
अधिकारी (वर्ग-२, समाज सरळसेवा (MSW). 
सेवा) (१००%) 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२) शासकोय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
उप समाज विकास अधिकारी अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
९. महिला व बाल विकास विभाग 
39 महिला व बाल विकास नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाज कार्य विषयातील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 
अधिकारी सरळसेवा (MSW). 

(वर्ग-२, समाज सेवा) (१००%) २) शासन / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
महिला व बाल विकास अधिकारी अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव. 

३) मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१०. उद्यान व वृक्षप्राधिकरण विभाग 
३२ उद्यान अधीक्षक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उद्यान निरीक्षक या पदावर किमान ५ 

(वर्ग-१, उद्यान सेवा) (१००%) वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 

आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 


होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या संचालक, उपवने व उद्यान विभागातील समकक्ष 
पदावरील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
33 उद्यान निरीक्षक पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उद्यान तपासनीस /वृक्ष विशारद या 
(वर्ग-२, उद्यान सेवा) (१००%) पदावर किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र उद्यान तपासनीस /वृक्ष 
विशारद यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 
होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या संचालक, उपवने व उद्यान विभागातील समकक्ष 
पदावरील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
३४ | उद्यान तपासनीस / वृक्ष नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त कृषी विद्यापीठाची बी.एस्सी. (हॉ्टिकल्वस/अँग्रीकल्चर/ बॉटनी/ 
विशारद सरळसेवा (१००%) | फॉरेस्ट्री) किंवा मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वनस्पती शास्त्रातील पदवी परीक्षा 
(वर्ग-२, उद्यान सेवा) उत्तीर्ण. 
२) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
उद्यान विभागाकडील समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
३५ हेडमाळी पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील माळी या पदावर किमान ३ वर्षाची 
(वर्ग-४, उद्यान सेवा) (१००%) नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या SHARIA सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 


पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
36 माळी पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील बिगारी (उद्यान) या पदावर किमान ३ 
(वर्ग-४, उद्यान सेवा) (७५%) वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या बिगारी (उद्यान) यांच्या सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
नामनिर्देशन १) किमान इयत्ता ७ वी पास. 
(२५%) २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्थेकडील 
माळी कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
३७ बिगारी (उद्यान) नामनिदेशन / १) किमान इयत्ता ७ वी पास. 
(वर्ग-४, उद्यान सेवा) सरळसेवा (१००%) | २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्थेकडील 
बाग / उद्यान संलग्न कामाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
११. क्रीडा व सांस्कृतिक विभाग 
3¢ क्रोडा अधिकारी पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप क्रीडा अधिकारी या पदावर किमान 
(वर्ग-१, क्रीडा सेवा) (१००%) ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीकरिता उप क्रोडा अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी 


उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या क्रीडा अधिकारी या पदावरील 
अधिकाऱ्यामधून शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
३९ उप क्रीडा अधिकारी नामनिदेशान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शारिरिक शिक्षण rents पदव्युत्तर पदवी 
(वर्ग-२, क्रीडा सेवा) सरळसेवा (१००%) | (M.P.Ed.) 
२) शासकीय /निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
उप क्रीडा अधिकारी अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) स्पोटर्स SARE] sith इंडियाकडील (SA) पदविका असणे आवश्यक. 
४) राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूस प्राधान्य. 
५) मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
४० मार्कर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(वर्ग-३, क्रीडा सेवा) सरळसेवा (१००%) | 2) शासकीय /निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
४१ पुरुष अटेडन्ट नामनिदेशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(तरणतलाव) सरळसेवा (१००%) | शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (1...) 


(वर्ग-३, क्रीडा सेवा) 


२) शासनमान्य संस्थेकडील स्विर्मिंगचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 

३) राष्ट्रीय / राज्य स्तरावरील पोहण्याच्या स्पर्धेत पदक (मेडल) धारण 
करणाऱ्यास प्राधान्य. 

४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
४२ महिला अटेंडन्ट नामनिदडान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(तरणतलाव) सरळसेवा (१००%) | शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (H.S.C.) 
(वर्ग-३, क्रीडा सेवा) २) शासनमान्य संस्थेकडील स्विमिंगचे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
३) राष्ट्रीय / राज्य स्तरावरील पोहण्याच्या स्पर्धेत पदक (मेडल) धारण 
करणाऱ्यास प्राधान्य. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
४३ जलनिर्दाक/ नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
जलजीवरक्षक (वर्ग-३, सरळसेवा (१००%) | शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (1...) 
क्रीडा सेवा) 2) ed अथोरिटी ऑफ इंडियाकडील स्विर्मिंग पदविका प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
३) राज्यस्तरीय / जिल्हास्तरीय अथवा तत्सम स्तरावरील स्पर्धेत सहभाग 
घेतल्याचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
४) राष्ट्रीय / राज्य स्तरावरील पोहण्याच्या स्पर्धेत पदक (मेडल) धारण 
करणाऱ्यास प्राधान्य. 
५) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
जलनिरदेशक/ जलजीवरक्षक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
६) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
४४ अटेंडन्ट नामनिदडान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(क्रोडा प्रेक्षागृह) सरळसेवा (१००%) | शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (1...) 


(वर्ग-४, क्रीडा सेवा) 


२) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१२. प्रदूषण नियंत्रण विभाग (पर्यावरण विभाग) 
४५ | प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी पदौोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सिनियर केमिस्ट (उप पर्यावरण 
(मुख्य पर्यावरण अधिकारी) (१००%) अधिकारी) या पदावर किमान ५ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र 
(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
४६ सिनियर केमिस्ट पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील ज्युनियर केमिस्ट / फिल्ड केमिस्ट या 
(उप पर्यावरण अधिकारी) (१००%) पदावर किमान ५ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यामधून 
(वर्ग-२, तांत्रिक सेवा) सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
४७ | ज्युनियर केमिस्ट / फिल्ड पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील प्रदूषण निरीक्षक किंवा लब ASSES या 
केमिस्ट (७५%) पदावर किमान 3 वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱयामधून सेवाज्येष्ठता 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरण शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी (एम.एस्सी 
सरळसेवा पर्यावरणशास्त्र अथवा पर्यावरण अभियांत्रिकीची पदवी (8.8. Environment). 
(२५%) २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
पर्यावरण क्षेत्रातील संलग्न समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
४८ प्रदूषण निरीक्षक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पर्यावरण शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी (एम.एस्सी 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा पर्यावरणशास्त्र अथवा पर्यावरण अभियांत्रिकीची पदवी (8.5. Environment). 
(१००%) २) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतील हवा, सांडपाणी, पर्यावरण तसेच पिण्याचे पाणी 


नमुना तपासणी कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
४९ फिल्ड असिस्टंट नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (विज्ञान विषयासह ) 
(१००%) २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
पर्यावरण क्षेत्रातील संलग्न समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१३. लेखा व वित्त विभाग 
go | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रतिनियुक्ती शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सह संचालक संवर्गातील 
(वर्ग-१, ळेखा सेवा) अधिका-यांमधून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता 
येईल. 
५१ उप मुख्य लेखा व वित्त पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य लेखापाल या पदावर किमान 
अधिकारी (वर्ग-१, लेखा सेवा) (१००%) ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीकरिता अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 


होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील समकक्ष पदावरील 
अधिकाऱ्यांची शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता 


येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (2) (3) (8) 
५२ उप मुख्य लेखापाल पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लेखा अधिकारी या पदावर किमान ३ 
(वर्ग-२, लेखा सेवा) (१००%) वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने पद उपलब्ध होईपर्यंत शासनाच्या संचाळक, लेखा व कोषागरे 
कार्यालयाकडून समकक्ष पदावर किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
५३ लेखा अधिकारी पदौोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक (लेखा) या पदावर 
(वर्ग-२, लेखा सेवा) (१००%) किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचा-यातून सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने पद उपलब्ध होईपर्यंत महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील समकक्ष पदावर 
किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
५४ वरिष्ठ लिपिक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लिपिक (लेखा) या पदावर किमान ३ 
(लेखा) (१००%) वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 


(वर्ग-३, लेखा सेवा) 


आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पदोन्नतीकरिता लिपिक (लेखा) उपलब्ध होईपर्यंत, ठाणे महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक या पदावर किमान 5३ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या व 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी (B.Com) ही शौक्षणिक अर्हता 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
धारण करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे विकल्प / 
बंधपत्र घेऊन पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
५५ लिपिक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी (B.Com). 
(लेखा) सरळसेवा २) मराठी टंकळेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे व इंग्रजी 
(वर्ग-३, लेखा सेवा) (१००%) टंकळेखनाचे किमान vo शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य 
प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
AMPS / सरळसेवेने कर्मचारी उपलब्ध होईपर्यंत, ठाणे महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील लिपीक तथा टंकलेखक या पदावरील कार्यरत असलेल्या व 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी (B.Com) शौक्षणिक अर्हता 
धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे विकल्प / बंधपत्र 
घेऊन नियुक्‍ती करता येईल. 
१४. लेखापरिक्षण विभाग 
५६ मुख्य लेखा परिक्षक प्रतिनियुक्ती शासनाकडील महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सह संचालक संवर्गातील 
(वर्ग-१ लेखापरिक्षण सेवा) (१००%) अधिका-यांमधून प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
५७ वरिष्ठ लेखा परिक्षक पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील दुय्यम लेखा परिक्षक या पदावर 


(वर्ग-२ लेखापरिक्षण सेवा) 


(१००%) 


किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र दुय्यम लेखा परिक्षक यांच्या 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने पद उपलब्ध होईपर्यंत महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील समकक्ष पद 
किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
५८ दुय्यम लेखा परिक्षक पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लेखा परिक्षक या पदावर 
(वर्ग-३, लेखापरिक्षण सेवा) (१००%) किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचारी यांच्या सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने पद उपलब्ध होईपर्यंत महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील समकक्ष पद 
किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
५९ कनिष्ठ लेखा परिक्षक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेची पदवी (B.Com). 
(वर्ग-३, लेखापरिक्षण सेवा) सरळसेवा 2) मान्यताप्राप्त संस्थेकडील ऑडीट क्वॉलीफाईंग परीक्षा उत्तीर्ण. 

(१००%) 3) मराठी टंकलेखनाचे किमान 30 शाब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे व इंग्रजी 
टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य 
प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 

१५. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग 
६० | मुख्यमाहिती व तंत्रज्ञान पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी या पदावर 


अधिकारी 


(१००%) 


किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 

(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीकरिता माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने 
अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, महाराष्ट्र राज्य माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील 
समकक्ष पदावरील पात्र अधिकाऱ्यांची राज्य शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल 

६१ । माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील हार्डवेअर इंजिनिअर / सॉफ्टवेअर 

(वर्ग-२, तांत्रिक सेवा) (१००%) इंजिनिअर / नेटवर्क इंजिनिअर या पदावर किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण 
केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 

प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीकरिता हार्डवेअर इंजिनिअर / सॉफ्टवेअर इंजिनिअर / नेटवर्क 
इंजिनिअर उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, 
महाराष्ट्र राज्य माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडीळ समकक्ष पदावरील 
अधिकाऱ्यांची राज्य शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
६२ हाडवेअर इंजिनिअर नामनिदडान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कॉम्प्युटर सायन्स / माहिती व तंत्रज्ञान विषयातील 


(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवा (१००%) 


अभियांत्रिकी मधील पदवी (8.5. / B.Tech. in Computer Science / 
Information Technology.) 

2) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेतील 
हार्डवेअर इंजिनिअर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
३) सर्व्हर अँडमिनीस्ट्रेशान, इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस, नेटवर्क कॉन्फोग्युरेशन या 
विषयाचे ज्ञान असल्यास प्राधान्य. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
६३ सॉफ्टवेअर इंजिनिअर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कॉम्प्युटर सायन्स / माहिती व तंत्रज्ञान विषयातील 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा (१००%) । अभियांत्रिकी मधील पदवी (8.5. / B.Tech. in Computer Science / 
Information Technology). 
2) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेतील 
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, प्रोग्रामिंग, डाटाबेस मॅनेजमेंट या विषयाचे ज्ञान 
असल्यास प्राधान्य. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
६४ नेटवर्क इंजिनिअर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कॉम्प्युटर सायन्स / माहिती व तंत्रज्ञान विषयातील 


(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवा (१००%) 


अभियांत्रिकी मधील पदवी (8.5. / B.Tech. in Computer Science / 
Information Technology). 

2) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेतील 
नेटवर्क इंजिनिअर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस, नेटवर्क कॉन्फीग्युरेशन या विषयाचे ज्ञान असल्यास 
प्राधान्य. 

४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
६५ सिनियर प्रोग्रामर पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील ज्युनियर प्रोग्रामर या पदावर किमान 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) (१००%) ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
६६ ज्युनियर प्रोग्रामर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) / बी.सी.एस. / 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा बी.सी.ए. पदवी. 
(१००%) २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कॉम्प्युटर सायन्स / माहिती व तंत्रज्ञान विषयातील 
अभियांत्रिकी मधील पदवी (8.5. / B.Tech. in Computer Science / 
Information Technology) असल्यास प्राधान्य. 
3) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेतील 
ज्युनियर प्रोग्रामर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) प्रोग्रामिंग / सॉफ्टवेअर डेव्हल्पर्मेंट या विषयातील अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
६७ Fall ऑपरेटर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर सायन्स) / बी.सी.एस. / 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा बी.सी.ए. पदवी. किंवा, महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक मंडळाची कॉम्प्युटर सायन्स / 
(१००%) माहिती व तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी मधील पदविका. 


2) मराठी भाषेचे ज्ञान आव्यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१६. नगररचना विभाग (शहर विकास विभाग) / सार्वजनिक बांधकाम विभाग / पाणी पुरवठा व मल:निसारण विभाग 
६८ उप संचाळक नगररचना प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र शासन, नगररचना व मुल्यनिर्धारण संचालनाळलयाकडील उप संचालक 
(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) (नगररचना) अथवा समकक्ष वेतनवर्गातील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
६९ सहायक संचालक प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र शासन, नगररचना व मुल्यनिर्धारण संचालनालयाकडील सहायक 
नगररचना (वर्ग-१, तांत्रिक संचालक (नगररचना) अथवा समकक्ष वेतनवर्गातील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून 
सेवा) प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७० नगर रचनाकार प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र शासन, नगररचना व मुल्यनिर्धारण संचालनालयाकडील नगर 
(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) रचनाकार अथवा समकक्ष वेतनवर्गातील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७१ | सहायक नगररचनाकार प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र शासन, नगररचना व मुल्यनिर्धारण संचालनालयाकडील सहायक 
(वर्ग-२, तांत्रिक सेवा) नगररचनाकार पदावरील समकक्ष वेतनवर्गातील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७२ भूसंपादन अधिकारी नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदव्युत्तर पदवी. 
(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
(१००%) भूसंपादन अधिकारी अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 


३) मराठी व इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (8) 
93 वास्तुविशारद नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची मास्टर ऑफ आर्किटेक्वर ही पदव्युत्तर पदवी 
(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा (M.Arch.) 
(100%) २) मान्यताप्राप्त संस्थेची नागरी आराखडा (टाऊन प्लॅनिंग डिप्लोमा) विषयातील 
पदविका. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
वास्तुविशारद अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१७. अभियांत्रिकी विभाग 
७४ नगर अभियंता पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अतिरिक्‍त नगर अभियंता या पदावर 
(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) (१००%) किमान ५ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या अतिरिक्‍त नगर अभियंता यांच्या 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 
होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून 
प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७५ | अतिरिक्त नगर अभियंता पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप नगर अभियंता या पदावर किमान 


(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) 


(१००%) 


५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण 
करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्याची सेवाजेष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (2) (3) (8) 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 
होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून 
प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७६ उपनगर अभियंता पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता (नागरी) या पदावर 
(शहर विकास विभाग) / (१००%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
(नागरी) गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 
होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून 
प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 

७७ कार्यकारी अभियंता पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (नागरी) या पदावर 

(नागरी) / (१००%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील 

शहर विकास व नियोजन स्थापत्य अभियंत्रिकी पदवी धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
अधिकारी गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) 


किंवा 
* ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (नागरी) या पदावरील 
किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पदवीका धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्यांची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
७८ उप अभियंता पदोन्नती (१००%) । ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता-१ (नागरी) या 
(नागरी) पदावर किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त 
(वर्ग-२, तांत्रिक सेवा) विद्यापीठाकडील स्थापत्य अभियंत्रिकी पदवी धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
किंवा 
* ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता-१ या पदावरील 
किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडीळ 
स्थापत्य अभियंत्रिकी पदविका धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता 
व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७९ कनिष्ठ अभियंता-१ नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी. 
(नागरी) (वर्ग-३, तांत्रिक सरळसेवा २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
सेवा) (२५%) स्थापत्य अभियंता अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता-२ या पदावर किमान 


(७५%) 


३ वर्षांची सेवा केलेल्या व मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियंता शाखेची 
पदवी पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

किंवा 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशान 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
* ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता-२ या पदावरील 
किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची 
स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पदवीका धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्यांची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
८० कनिष्ठ अभियंता-२ नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखेची पदवी 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा २) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
(१००%) 


* सदरची तरतुद सद्यस्थितीत ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील पदविका धारण करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता -2, कनिष्ठ अभियंता-१, उप अभियंता, 
कार्यकारी अभियंता, उप नगर अभियंता यांना लागु राहिल. सदरची संख्या निरंक झाल्यास सदरची तरतुद आपोआप व्यपगत होईल. 


८१ सर्व्हेअर (भूमापक) नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C.) 

(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे सर्व्हेअर (भूमापक) अभ्यासक्रम पूर्ण व 
तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील 
पदविका आवश्यक (DCE). 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 

८२ आरेखक नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 

(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील आरेखक अभ्यासक्रम पूर्ण 


केल्याचे प्रमाणपत्र / सिव्हील ड्राफ्टसमनची परीक्षा उत्तीर्ण व तद्नंतर 
एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
63 TRIP नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C.) 

(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील अनुरेखक अभ्यासक्रम पूर्ण 
केल्याचे प्रमाणपत्र /सिव्हील ड्राफ्टसमनची परीक्षा उत्तीर्ण व तद्नंतर 
एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
८४ मिटर रिडर नामनिदडान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) सरळसेवा २) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रती मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे 

(१००%) किमान ४० शब्द प्रती मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा 
शासनमान्य संस्थेचे संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
८५ प्लंबर पदोन्नती (७५%) । ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील असिस्टंट प्लंबर या पदावर किमान ३ 


(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) 


वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या असिस्टंट प्लंबर यांच्या सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


नामनिदेठान / 
सरळसेवा (२५%) 


१) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (8.5.0.) 

२) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर / प्लंबर या विषयाचा 
अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
3) शासकोय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
प्लंबर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
८६ असिस्टंट प्लंबर नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा (१००%) । झालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C,) 
२) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर / प्लंबर / फिटर या 
विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
असिस्टंट प्लंबर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
८७ लंब अटेंडंट नामनिदडशान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची रसायनशास्त्र विषयासह पदव्युत्तर 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा पदवी. (M.Sc.Chemistry) 
(१००%) २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेमध्ये 
पाणी पुरवठा संलग्न प्रयोगशाळेमध्ये लॅब अटेंडंट अथवा समकक्ष पदाचा किमान 
३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
८८ | पंप ऑपरेटर / पंपचालक नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३,तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 


(१००%) 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे पंप ऑपरेटर व तत्सम विषयाचा 
अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
é8 पाणी खाते फिटर नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 
(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नळ कारागीर / प्लंबर / फिटर या 
विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
९० | फिल्टरेशनन प्लान्ट ऑपरेटर नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 
(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील फिल्टरेडान प्लान्ट ऑपरेटर या 
विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
९२ जोडारी नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 


(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) 


सरळसेवा (१००%) 


शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C.) 

२) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे जोडारी व तत्सम विषयाचा 
अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र . 

३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेमध्ये 
पाणी पुरवठा संलग्न जोडारी म्हणून ३ वर्ष काम केल्याचा अनुभव. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
९३ स्कोल्ड वर्कर पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील पाणी पुरवठा विभागाकडील बिगारी 
( वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) (१००%) (पाणी खाते) या पदावर किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्ती करता 
येईल. 
९४ मुकादम पदौोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील बिगारी (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 
(वर्ग-४, तांत्रिक सेवा) (१००%) या पदावर किमान 3 वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
९५ बिगारी नामनिर्देशन / १) किमान इयत्ता ७ वी पास. 
(वर्ग-४, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा २) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
(१००%) 
न गवंडी नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (9.5.0.) 
(१००%) २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
गवंडी कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
९७ सुतार नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा SAT (S.S.C)). 
(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील सुतार (कार्पेटर) अभ्यासक्रम पूर्ण 


व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
३) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्‍यक. 
९८ स्लुसमन नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 

(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील नळ कारागीर / प्लंबर/ फिटर 
या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र 
आवश्यक. 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१८.अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम प्रतिबंधक / निर्मुलन विभाग 
९९ मुकादम (अतिक्रमण) पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील बिगारी (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 
(वर्ग -४, तांत्रिक सेवा) (१००%) या पदावर किमान ३ वर्षाची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता 
व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१९. विद्युत विभाग 
र ०० उप नगर अभियंता पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता (विद्युत) या पदावर 
(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा ) (१००%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 


होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून 
प्रचलित धोरणानुसार नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
; कार्यकारी अभियंता पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (विद्युत या पदावर 
(विद्युत) (१००%) किमान ३ वर्षोची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील 
(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) विद्युत अभियंत्रिकी पदवी धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
किंवा 
* ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (विद्युत या पदावरील 
किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची विद्युत 
अभियांत्रिकी शाखेची पदवीका धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता 
व गुणवत्तेनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१०२ उप अभियंता पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता-१ (विद्युत) या पदावर 
(विद्युत) (१००%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील 


(वर्ग-२, तांत्रिक सेवा) 


विद्युत अभियंत्रिकी पदवी धारण करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 

किंवा 
* ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता-१ या पदावरील 
किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडीळ 
विद्युत अभियंत्रिकी पदविका धारण करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१०३ कनिष्ठ अभियंता-१ नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत अभियांत्रिकीची पदवी. 
(विद्युत) सरळसेवा २) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
(वर्ग-३ तांत्रिक सेवा) (१००%) 


* सदरची तरतुद सद्यस्थितीत ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील पदविका धारण करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता-१, उप अभियंता, कार्यकारी 
अभियंता, उप नगर अभियंता यांना लागु राहिल. सदरची संख्या निरंक झाल्यास सदरची तरतुद आपोआप व्यपगत होईल. 


१०४ स्टोअर किपर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत अभियांत्रिकीची पदवी 
(विद्युत) सरळसेवा 2) शासनमान्य संस्थेकडील मटेरियल मॅनेजमेंट पदविका. 
(वर्ग-२, तांत्रिक सेवा ) (१००%) ३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१०५ विद्युत पर्यवेक्षक नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य उच्च तांत्रिक शिक्षण मंडळाकडील विद्युत अभियांत्रिकीची 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) सरळसेवा पदविका. 
(१००%) २) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१०६ । वातानुकुलित यंत्रचालक पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक वातानुकुलित यंत्रचालक या 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) (१००%) पदावर किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१०७ | सहायक वातानुकुलित नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
यंत्रचालक सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (8.8.0.). 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) (१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडीळ एअर कंडिशन ऑपरेटर 


अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१०८ साऊंड ऑपरेटर नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३ तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 

(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील इलेक्ट्रॉनिक्स मॅकेनिकल / 
रेडिओ व चित्रवाणी या विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे 
प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१०९ रेडिओ ऑपरेटर नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 
(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील रेडिओ व चित्रवाणी या विषयाचा 
अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
i qo COMM ऑपरेटर नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C.) 

(१००%) 2) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील टेळीफोन ऑपरेटर अभ्यासक्रम 

पूर्ण व तदृनंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
3) मराठी, हिंदी व इंग्रजीत संभाषणाचे प्रभुत्व असणे आवश्‍यक. 
a ११ वायरमन पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील लाईटचेकर या पदावर किमान ३ 


(वर्ग-३, तांत्रिक Sar) 


(२५%) 


वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचारी यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक 
सरळसेवा शालांत परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C)). 
(७५%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील तारतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण व 
तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
११४ लाईटचेकर नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ST (S.S.C.) 
(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील तारतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण व 
तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
ळाईटचेकर अथवा समकक्ष कामाचा ३ वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२०. वाहन व यांत्रिकी विभाग (कार्यशाळा विभाग) 
११५ उप नगर अभियंता पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कार्यकारी अभियंता (यांत्रिको/ऑटो) 
(यांत्रिकी/ऑटो) (१००%) या पदावर किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांची 
(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 


होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून 
प्रचलित धोरणानुसार नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
११६ कार्यकारी अभियंता पदौोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (यांत्रिकी/ऑटो) या 
(यांत्रिकी/ऑटो) (१००%) पदावर किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त 
(वर्ग-१, तांत्रिक सेवा) विद्यापीठाकडील यांत्रिकी/ऑटो अभियंत्रिकी पदवी धारण करणाऱ्या पात्र 
अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
किंवा 
* ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (यांत्रिकी/ऑटो) या 
पदावरील किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त 
विद्यापिठाची यांत्रिकी/ऑटो अभियांत्रिकी शाखेची पदवीका धारण करणाऱ्या पात्र 
अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
११७ उप अभियंता पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता-१ (यांत्रिकी/आऑटो) 
(यांत्रिकी/ऑटो (१००%) या पदावर किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त 


(वर्ग-२, तांत्रिक सेवा ) 


विद्यापीठाकडील यांत्रिकी/ऑटो अभियांत्रिकी पदवी धारण करणाऱ्या पात्र 
कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
किंवा 

* ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता-१ 
(यांत्रिकी/ऑटो) या पदावरील किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पुर्ण केलेल्या व 
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील यांत्रिकी/ऑटो अभियांत्रिकी पदविका धारण 
करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 


(१) 


पदनाम व वर्ग 


(२) 


नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशान 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 


(३) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


(४) 


११८ 


कनिष्ठ अभियंता-१ 
(यांत्रिकी/ऑटो) 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) 


नामनिर्दडशन / 
सरळसेवा (१००%) 


१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची (यांत्रिकी/आटोमोबाईल) अभियांत्रिकीची पदवी. 

२) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
स्थापत्य अभियंता अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


* सदरची तरतुद सद्यस्थितीत ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील पदविका धारण करणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता -१, उप अभियंता, कार्यकारी 
अभियंता, उप नगर अभियंता यांना लागु राहिल. सदरची संख्या निरंक झाल्यास सदरची तरतुद आपोआप व्यपगत होईल. 


998 मोटर मेकॅनिक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक मोटर मेकॅनिक या पदावर 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) (१००%) किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 

आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२० | सहायक मोटर मेकॅनिक नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 


(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) 


सरळसेवा (१००%) 


शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C.) 

२) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील मोटर मेकॅनिक (व्हेईकल) 
/डिझेल मेकॅनिक अभ्यासक्रम पूर्ण व cede एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र 
आवश्यक. 

३) जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्‍यक. 

४) जड वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव आवश्यक. 

५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१२१ वाहनचालक नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा ) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 
(९०%) 2) प्रादेशिक परिवहन विभागाकडील जड वाहन चालविण्याचा परवाना. 
३) प्रादेशिक परिवहन विभागाकडील परवाना मिळाल्यानंतर शासकीय / 
निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील जड वाहन 
चालविण्याचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
पदोन्नती (१०%) ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील रिक्षा चाळक / बिगारी / सफाई 
कामगार (ज्या कर्मचाऱ्यांनी चतुर्थ वर्गामधील लाभ घेतलेले नाहीत व जे असे 
फायदे घेऊ इच्छित नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांकडून विकल्प मागवून) या संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांनी नामनिर्देशन / सरळसेवेसाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता धारण 
करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१२२ रिक्षा चालक नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 


(वर्ग-४, तांत्रिक सेवा) 


सरळसेवा (१००%) 


शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा St (S.S.C.) 
२) हलके वाहन चालविण्याचा शासनाकडील परवाना. 
३) परवाना मिळाल्यानंतर वाहन चालविण्याचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (2) (3) (8) 
8) शासनमान्य संस्थेकडील वाहन दुरुस्ती व देखभालीचे कामासंबंधीचे प्रशिक्षण 
प्रमाणपत्र धारकास प्राधान्य. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१२३ लोहार नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग -३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (9.5.0.) 
(१००%) २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
ळोहार अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१२४ रंगारी नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग -३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ST (S.S.C.) 
(900%) 2) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
रंगारी अथवा समकक्ष किमान ३ वर्षांचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१२५ वेल्डर नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग -३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा SAT (S.S.C)). 
(१००%) २) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील वेल्डर पदविका उत्तीर्ण. 


३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
वेल्डर अथवा समकक्ष किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (2) (3) (8) 
२१. सुरक्षा विभाग 
१२६ सुरक्षा अधिकारी पदौोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी या पदावर 
(वर्ग-२, सुरक्षा सेवा) (१००%) किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीकरिता उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने 
अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, महाराष्ट्र राज्य पोलीस सेवेतील वर्ग-२ मधील 
अधिकारी अथवा लष्करी / निमलष्करी दलातील समकक्ष पदावरील 
अधिकाऱ्यांची राज्य शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१२७ | उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक सुरक्षा अधिकारी या पदावर 
(वर्ग-२, सुरक्षा सेवा) (१००%) किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील 
कोणत्याही शाखेची पदवी धारण करणाऱ्या पात्र अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीकरिता सहायक सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने 


अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, महाराष्ट्र राज्य पोलीस सेवेतील वर्ग-२ मधील 
अधिकारी अथवा लष्करी / निमलष्करी दलातील समकक्ष पदावरील 
अधिकाऱ्यांची राज्य शासनाकडून प्रचलित धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (8) 
१२८ | सहायक सुरक्षा अधिकारी पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील आरक्षक या पदावर किमान ५ वर्षाची 
(वर्ग-३, सुरक्षा सेवा) (१००%) नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१२९ आरक्षक नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-४, सुरक्षा सेवा) सरळसेवा (१००%) । शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (H.S.C)). 
२) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
३) शारीरिक पात्रता : 
अ) उंची- किमान १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
ब) छाती - ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 
क) वजन - किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४५ कि.ग्रॅ.) 
ड) दृष्टी- चांगली (विना TRIM दृष्टी- ६/६ तसेच ।81॥॥818 Chart नुसार 
रंगद्ष्टी चांगली) 
२२. अग्निशमन विभाग 
१३० अग्निशमन दल प्रमुख पदौोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी या 
(वर्ग-१, अग्निशमन सेवा) (१००%) पदावर किमान ५ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, 


केंद्र / राज्य शासनाकडील मुख्य अग्निशमन अधिकारी समकक्ष पदावर 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
किमान ३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१३१ उप मुख्य अग्निडामन पदीन्नती १) ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विभागीय अग्निशामन अधिकारी या 
अधिकारी (१००%) पदावर किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या विभागीय अग्निशमन 
(वर्ग-२, अग्निशमन सेवा) अधिकारी यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
२) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर, गृहमंत्रालय भारत सरकार 
यांचेकडील विभागीय अग्निशमन अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यास, सदर अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, 
केंद्र / राज्य शासनाकडील उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी समकक्ष पदावर 
किमान ३ वर्षाचा अनुभव असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता येईल. 
१३२ विभागीय अग्निशमन पदीन्नती १) ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निशमन केंद्र अधिकारी या 
अधिकारी (७५%) पदावर किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निशमन केंद्र अधिकारी 


(वर्ग-२, अग्निशमन सेवा) 


यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 

३) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर, गृहमंत्रालय भारत सरकार 
यांचेकडील विभागीय अग्निशमन अधिकारी (Sere फायर ऑफिसर) 
अग्निशमन अभियांत्रिकीमधील प्रगत पदविका पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
सरळसेवा २) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर, गृहमंत्रालय भारत सरकार 
(२५%) यांचेकडील विभागीय अग्निशमन अधिकारी (डिव्हीजनल फायर ऑफिसर) 
अग्निशमन अभियांत्रिकीमधील प्रगत पदविका पाठ्यक्रम उत्तीर्ण. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
विभागीय अग्निशमन अधिकारी अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
५) शारीरिक पात्रता :- 
अ) उंची- किमान १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
ब) छाती - ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 
क) वजन - किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४५ कि.ग्रॅ.) 
ड) दृष्टी- चांगली (विना TRIM दृष्टी- ६/६ तसेच ।81॥॥818 Chart नुसार 
रंगद्ष्टी चांगली) 
इ) अग्निशमन सेवेत प्रशासकीय व ऑपरेशनल कामासाठी उमेदवाराची निरोगी 
व सुद्दढ शरीरयष्टी असावी. 
१३३ | अग्निशमन केंद्र अधिकारी पदोन्नती १) ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक अग्निशमन केंद्र अधिकारी 


(वर्ग-३, अग्निशमन सेवा) 


(७५%) 


या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या सहायक अग्निशमन केंद्र अधिकारी 
यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांचेकडील Station officer & 
Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील प्रगत पदविका) उत्तीर्ण. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
किंवा, 
राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा नागपूर यांचा सब ऑफिसर पाठयक्रम उत्तीर्ण. 
किंवा, 
महाराष्ट्र अग्निहामन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा १ वर्ष कालावधीचा 
अग्निशमन केंद्र अधिकारी व अग्नी प्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला 
असावा. 
नामनिर्देडान/ १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
सरळसेवा २) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांचेकडील Station officer & 


(२५%) 


Instructor पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकी मधील पदविका) उत्तीर्ण. किंवा, 
The institution of Fire Engineers (U.K / India) या CAPSS Grade-| ही 
पदवी प्राप्त केलेली असावी. 

३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
अग्निशमन केंद्र अधिकारी अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव. 

४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 

६) शारीरिक पात्रता :- 

अ) उंची- किमान १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
ब) छाती - ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 
क) वजन - किमान yo कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४५ कि.ग्रॅ.) 
ड) दृष्टी- चांगली (विना चष्म्याने दृष्टी- ६/६ तसेच ।80॥08/8 Chart नुसार 
रंगद्ृष्टी चांगळी) 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
इ) अग्निशमन सेवेत प्रशासकोय व आपरेशनल कामासाठी उमेदवाराची निरोगी 
व Geo शरीरयष्टी असावी. 
१३४ । सहायक अग्निशमन केंद्र पदोन्नती १) ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निशमन प्रणेता (Leading 
अधिकारी (७५%) Fireman) या पदावर किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या किंवा चालक- 
(वर्ग-३, अग्निठामन सेवा) यंत्रचालक (Driver-Operator) या पदावर किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण 
केलेल्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे ५०:५० या प्रमाणात 
अग्निशमन प्रणेता व चालक-यंत्रचालक यांची पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२) राष्ट्रीय अग्निहामन सेवा नागपूर, गृहमंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडील 
सहायक अग्निशमन केंद्र अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण आवश्यक. 
३) उपरोक्त कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
सरळसेवा २) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर यांचेकडील Sub Officer & 


(२५%) 


Instructor पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, महाराष्ट्र 
शासन यांचा १ वर्ष कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व अग्नी प्रतिबंधक 
अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला असावा किंवा The Institution of Fire 
Engineers (U.K/ (India) या संस्थेकडीळ Grade-| ही पदवी प्राप्त केळेली 
असावी. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
३) शासकीय / निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी अग्निशमन 
सेवेमध्ये अग्निशमन प्रणेता/ चालक- यंत्रचालक अथवा समकक्ष कामाचा किमान 
३ वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
६) शारीरीक पात्रता :- 
अ) उंची- किमान १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
ब) छाती - ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 
क) वजन - किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान vy कि.ग्रॅ.) 
ड) दृष्टी- चांगली (विना चष्म्याने दृष्टी- ६/६ तसेच ।80॥08/8 Chart नुसार 
रंगद्ृष्टी चांगळी) 
इ) अग्निशमन सेवेत प्रशासकीय व ऑपरेशनल कामासाठी उमेदवाराची निरोगी 
व eo शरीरयष्टी असावी. 
१३५ अग्निशमन प्रणेता पदोन्नती ठाणे महानरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अग्निशामक (फायरमन) या पदावर 
(लळिडिंग फायरमन) (१०० %) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निशामक (फायरमन) यांच्या 
(वर्ग-३, अग्निशमन सेवा) सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१३६ अग्निशामक (फायरमन) नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३, अग्निठामन सेवा) सरळसेवा (१००%) । झालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C,) 


२) राष्ट्रीय / राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन यांचा ६ महिने 


कालावधीचा अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (3) (४) 
3) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
४) शारीरिक पात्रता :- 
अ) उंची- किमान १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
ब) छाती - ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 
क) वजन - किमान yo कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४५ कि.ग्रॅ.) 
ड) दृष्टी- चांगली (विना चष्म्याने दृष्टी- ६/६ तसेच ।80॥08/8 Chart नुसार 
रंगद्ृष्टी चांगळी) 
इ) अग्निशमन सेवेत प्रशासकीय व ऑपरेशनल कामासाठी उमेदवाराची निरोगी 
व eo शरीरयष्टी असावी. 
१३७ चालक-यंत्रचालक नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-३, अग्निशमन सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 
(१००%) २) राष्ट्रीय / राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र / महाराष्ट्र शासन यांचा अग्निशामक 


प्रशिक्षण पाठयक्रम पूर्ण. 

३) वैध जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्‍यक. 

४) जड वाहन चालक म्हणून किमान ३ वर्षे काम केल्याचा अनुभव आवश्‍यक. 

५) शारीरिक पात्रता :- 

अ) उंची- किमान १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची उंची किमान १५७ सें.मी.) 
ब) छाती - ८१ सें.मी. फुगवून ८६ सें.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 
क) वजन - किमान ५० कि.ग्रॅ. (महिला उमेदवारांसाठी किमान ४५ कि.ग्रॅ.) 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
©) दृष्टी-चांगली (विना चष्म्याने दृष्टी-६/६ तसेच।51॥18/9 Chart नुसार Ve] 
चांगली) 
१३८ | पर्यवेक्षक- बिनतारी dear नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
यंत्रणा सरळसेवा (१००%) । शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C). 

(वर्ग-३, अग्निशमन सेवा) २) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्याकडील 
(औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील) दोन वर्षाचा मेकॅनिक कम ऑपरेटर 
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टिम / यांत्रिकी रेडिओ व दूरचित्रवाणी / माहिती 
तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनन्स / वायरलेस मेकॅनिक कम 
ऑपरेटर / इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक मधील अभ्यासक्रम उत्तीर्ण. 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२३. आपत्ती व्यवस्थापन विभाग 
१३९ आपत्ती व्यवस्थापन पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी या 
अधिकारी (वर्ग-१, (१००%) पदावर किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या उप आपत्ती व्यवस्थापन 
आपत्कालीन सेवा) अधिकारी यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१४० उप आपत्ती व्यवस्थापन नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
अधिकारी सरळसेवा २) उमेदवारास शासकीय/निमशासकीय किंवा इतर मोठया औद्योगिक किंवा 
(वर्ग-२, आपत्कालीन सेवा) (१००%) व्यावसायिक संस्थेमधील आपत्तीकाळीन, औद्योगिक किंवा व्यवस्थापन कार्य 
किंवा तत्सम यामधील पर्यवेक्षीय अधिकारी संवर्गातील पदावरील किमान ३ 
वर्षांचा अनुभव असला पाहिजे. 
३) नागरीकांसाठी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण व्यवस्था, कचरा निवारण, 
अतिक्रमण निर्मुलन तसेच पावसाळयात दरड कोसळून झालेल्या अपघाताबाबत 
आणि पावसाळयात होणा-या पुरसहऱ्य स्थितीवर नियंत्रण कामकाजाचा अनुभव 
असल्यास प्राधान्य. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१४१ कमांडन्ट पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील डेप्युटी कमांडन्ट या पदावर किमान ३ 
(वर्ग-२, आपत्कालीन सेवा) (१००%) वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या डेप्युटी कमांडन्ट यांच्या सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने कमांडन्ट पद उपलब्ध होईपर्यंत कमांडन्ट या संवर्गाची अर्हता धारण 
करणारे समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्याची राज्य शासनाकडुन प्रचलित 
धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१४२ डेप्युटी कमांडन्ट नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची आपत्ती व्यवस्थापन विषयातील पदवी 
(वर्ग-२, आपत्कालीन सेवा) सरळसेवा २) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय यांचेकडील CAMA ऑफीसर अँण्ड 


(१००%) 


इन्स्ट्रक्टर पाठ्यक्रम (अग्निशमन अभियांत्रिकीमधील पदविका उत्तीर्ण) किंवा, 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
द इन्स्टिट्युट ऑफ फायर इंजिनिअर्स (युके/इंडिया) या संस्थेकडील ग्रेड -१ ही 
पदवी, (भारतीय लष्करातील सेकंड लेफ्टनंट किंवा समकक्ष पदावरील असल्यास 
सदरची अट शिथिल.) 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
४) शारिरीक पात्रता:- 
a) उंची - किमान १६५ सें.मी. 
ब) छाती - ८१ से.मी., फुगवून ८६ से.मी. 
क) वजन - किमान ५० कि. ग्रॅ. 
ड) दृष्टी - चांगली (विना चष्म्याने दृष्टी ६/६ तसेच ।5॥॥18/8 च्या नुसार रंगदृष्टी 
चांगली. 
प्रतिनियुक्ती सरळसेवेने डेप्युटी कमांडन्ट पद उपलब्ध होईपर्यंत उपरोक्त सरळसेवेची अहता 
धारण करणारे समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्यांची राज्य शासनाकडुन प्रचलित 
धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करता येईल. 
१४३ प्रतिसादक नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-३, आपत्कालीन सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (1...) (मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही 
(१००%) शाखेची पदवी असल्यास प्राधान्य). 


२) आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडीत शासकीय संस्थेकडील मान्यता प्राप्त 
अभ्यासक्रम पूर्ण अथवा राष्ट्रीय / राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र महाराष्ट्र शासन 
यांचा ६ (सहा) महिने कालावधीचा अग्निशमन पाठ्यक्रम पूर्ण. 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
५) शारिरीक पात्रता:- 
अ) उंची - किमान १६५ सें.मी. 
ब) छाती - ८१ से.मी., फुगवून ८६ से.मी. 
क) वजन - किमान ५० कि. ग्रॅ. 
ड) दृष्टी - चांगली (विना चष्म्याने दृष्टी ६/६ तसेच |Shihara च्या नुसार रंगदृष्टी 
चांगली. 
६) NDRF / SDRF / CDRF यामध्ये काम केल्याचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
७) अवजड वाहन चालविण्याचा परवाना व अनुभव असल्यास प्राधान्य, 
८) रॅपलिंग व स्कुबा डायव्हींगचा अनुभव असल्यास प्राधान्य. 
२४. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग 
१४४ । मुख्य स्वच्छता निरीक्षक पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप मुख्य स्वच्छता निरीक्षक या पदावर 
(वर्ग-३, सार्वजनिक आरोग्य (१००%) किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व 
सेवा) गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१४५ | उप मुख्य स्वच्छता निरीक्षक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील स्वच्छता निरीक्षक या पदावर किमान 
(वर्ग-३, सार्वजनिक आरोग्य (१००%) ३ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
सेवा) पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१४६ स्वच्छता निरीक्षक पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील बहुउद्देशीय कामगार या संवर्गातील 


(७५%) 


किमान ३ वर्षाचा अनुभव धारण करणाऱ्या व स्वच्छता निरीक्षक हा अभ्यासक्रम 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
(वर्ग-३, सार्वजनिक आरोग्य उत्तीर्ण असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
सेवा) नियुक्‍ती करता येईल. 
नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (1.5.७.). 
(२५%) २) अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वच्छता निरीक्षक अभ्यासक्रम 
उत्तीर्ण. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१४७ बहुउद्देशिय कामगार नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-३, सार्वजनिक आरोग्य सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण विज्ञान विषयासह 
सेवा) (१००%) २) निवडीनंतर १२ महिन्यांचा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (M.P.W.) दोन वर्षात उत्तीर्ण / 
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वच्छता निरीक्षक अभ्यासक्रम उत्तीर्ण 
होणे आवश्‍यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१४८ हेड मुकादम पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील मुकादम (आरोग्य) या पदावर किमान 
(वर्ग-४, सार्वजनिक आरोग्य (१००%) ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
सेवा) आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१४९ मुकादम पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सफाई कामगार या पदावर किमान ३ 
(वर्ग-४, सार्वजनिक आरोग्य (१००%) वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 


सेवा) 


आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१५० सफाई कामगार वारसा तत्वाने १) शिक्षण किमान ४ थी पास. 
(वर्ग-४, सार्वजनिक आरोग्य २) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
सेवा) (लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार पात्र होणाऱ्या उमेदवारांसाठी पद व्यपगत 
होण्याची अट लागू राहणार नाही). 
२५.फायलेरीया विभाग 
१५१ जीवशास्त्रज्ञ पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उपमुख्य स्वच्छता निरीक्षक किंवा 
(वर्ग-२, सार्वजनिक आरोग्य (१००%) तत्सम पदावर किमान ३ वर्ष काम केल्याचा अनुभव व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
सेवा) प्राणीशास्त्र / सुक्ष्मजीवशास्त्र या विषयातील पदवी शैक्षणिक अर्हता असणाऱ्या मुख्य 
स्वच्छता निरीक्षक यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१५२ | सुपिरिअर फिल्ड वर्कर पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील फिल्ड वर्कर या पदाचा किमान ३ 
(वर्ग-४ सार्वजनिक आरोग्य (१००%) वर्षाचा कामाचा अनुभव असणा-या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
सेवा) आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१५३ फिल्ड वर्कर नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-४ सार्वजनिक आरोग्य | सरळसेवा (१००%) । शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (५..0.) 
सेवा) २) फायलेरिया संलग्न कामकाजाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 


३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१५४ SUITE कलेक्टर नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४, सार्वजनिक आरोग्य | सरळसेवा (१००%) । शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (9.5.७.) 
सेवा) २) शासनमान्य संस्थेकडीळ एम.पी.डब्ल्यु. प्रशिक्षण पूर्ण. 
3) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२६. सार्वजनिक आरोग्य विभाग / छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय / राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय 
१५५ अधिष्ठाता पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या 
(वर्ग-१, वैद्यकीय सेवा) (१००%) आस्थापनेवरील प्राध्यापक या पदावर किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण 
केलेल्या प्राध्यापक यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्‍ती करता 
येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीकरिता अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध 
होईपर्यंत, राज्य शासनाच्या वैद्यकीय महाविद्याळय विभागाकडील अधिष्ठाता 
अथवा समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या 
धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१५६ प्राध्यापक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या 


(वर्ग-१, वैद्यकीय सेवा) 


(७५%) 


आस्थापनेवरील सहयोगी प्राध्यापक या पदावर किमान ५ वर्षाची नियमित सेवा 
पूर्ण केलेल्या व नामनिर्देशन / सरळसेवा करिताची शैक्षणिक अर्हता धारण 
करणाऱ्या तसेच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) चे नियमानुसार ४ प्रकाशने 
असणाऱ्या सहयोगी प्राध्यापक यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्‍ती 
करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
नामनिर्दठान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक sree पदवी (एम.बी.बी.एस. 
सरळसेवा २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी. (एम.डी./ 
(२५%) एम.एस./डी.एन.बी.) 
३) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) मान्यताप्राप्त शासकीय / निमशासकीय / 
स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाकडील 
सहयोगी प्राध्यापक अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) चे नियमानुसार ४ प्रकाशने आवश्‍यक. 
५) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञा आयोग, दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेले नियम व 
मानांकानुसार. 
६) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१५७ सहयोगी प्राध्यापक पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या 
(वर्ग-१, वैद्यकीय सेवा) (७५%) आस्थापनेवरील अधिव्याख्याता या पदावर किमान ५ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण 
केलेल्या व नामनिर्देशन / सरळसेवा करिताची शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या 
तसेच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञा आयोगाचे नियमानुसार २ प्रकाडाने असणाऱ्या 
अधिव्याख्याता यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्‍ती करता येईल. 
नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील पदवी (एम.बी.बी.एस.). 
सरळसेवा २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी (एम.डी./ 


(२५%) 


एम.एस. / डी.एन.बी.) 


(१) 


पदनाम व वर्ग 


(२) 


नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 


(३) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


(४) 


३) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) मान्यताप्राप्त शासकीय / निमशासकीय / 
स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील, वैद्यकीय महाविद्यालयाकडील 
सहयोगी प्राध्यापक अथवा समकक्ष पदाचा किमान ४ वर्षाचा अनुभव. 
४) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे नियमानुसार २ प्रकाशने आवश्‍यक. 

५) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेले नियम व 
मानांकानुसार. 

६) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


१५८ 


अधिव्याख्याता 
(वर्ग-१, वैद्यकीय सेवा) 


नामनिर्दठान / 
सरळसेवा (१००%) 


१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील पदवी (एम.बी.बी.एस.). 

२) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील संबंधित विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 
(एम.डी./ एम.एस./डी.एन.बी.) 

३) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) मान्यताप्राप्त शासकीय / निमशासकीय 
/स्थानिक स्वराज्य संस्था /खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयाकडील सिनिअर 
रेसिडन्ट अथवा समकक्ष कामाचा किमान १ वर्षाचा अनुभव. 

४) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेले नियम व मानांकानुसार. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


१५९ 


व्हायरॉलॉजीस्ट 
(वर्ग-१, वैद्यकीय 
सुक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ) 


नामनिर्देठान / सरळसेवा 


(१००%) 


१) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सुक्ष्मजीवशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी (MSC) 
किंवा विज्ञान शाखेतील मेडीकल मायक्रोबायोलॉजी विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
(एम.एस.सी) व पी.एच.डी. 

२) पाच वर्षे कामाचा अनुभव (Virology Lab) व इतर. 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
प्रतिनियुक्ती नामनिर्दशन / सरळसेवेने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत शासनाकडील समकक्ष 
stormy प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१६० स्त्रीरोग तज्ञ नामनिर्दडान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील वैद्यक शास्त्रातील पदवी (MBBS) व स्त्रीरोग 
(वर्ग-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) । विषयातील पदवी (एम.डी./एम.एस) किंवा पदविका. 
२) शासकीय, निमशासकीय, खाजगी रुग्णालयातील स्त्रीरोग किंवा प्रसुती शास्त्र 
विषयातील ५ वर्षाचा अनुभव. 
3) इंडियम मेडिकळ कौन्सिळकडील अथवा महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिळकडील 
रजिस्ट्रेशन आवश्यक. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
प्रतिनियुक्ती नामनिर्दशान / सरळसेवेने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, WRATH Sly समकक्ष 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१६१ बालरोग तज्ञ नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील वैद्यक शास्त्रातील पदवी (MBBS) व बालरोग 


(वर्ग-१, वैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवा (१००%) 


विषयातील पदव्युत्तर पदवी (MD) किंवा पदव्युत्तर पदविका (DCH) 

२) शासकीय, निमशासकीय, खाजगी रुग्णालयातील बालरोग विषयातील ५ 
वर्षाचा अनुभव. 

३) इंडियन मेडिकल कौन्सिलळकडीलळ अथवा महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल 
रजिस्ट्रेशन आवश्‍यक. 

४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


प्रतिनियुक्ती 


नामनिर्दठान / सरळसेवेने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत शासनाकडील समकक्ष 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१६२ शल्य चिकित्सक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडीळल वैद्यक शास्त्रातील पदवी (MBBS) व शल्य 
(वर्ग-१ वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) । चिकित्सा या विषयातील (जनरल सर्जरी) या विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
(MD/MS) 
2) महानगरपालिका आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी या पदावरील ३ वर्षाचा 
अनुभव. 
3) इंडियन मेडिकल कौन्सिलळकडीलळ अथवा महाराष्ट्र मेडिकळ कौन्सिल 
रजिस्ट्रेशन आवश्‍यक. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक . 
प्रतिनियुक्ती नामनिर्दठान / सरळसेवेने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत शासनाकडील समकक्ष 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१६३ फिजिशियन (fra) नामनिर्देशन / | 9) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील वैद्यक शास्त्रातील पदवी (MBBS) व जनरल 


(वर्ग-१, वैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवा (१००%) 


मेडिसिन विषयातील पदव्युत्तर पदवी (MD). 

२) शासकीय, निमशासकीय, खाजगी रुग्णालयातील मेडिसिन विषयातील ५ 
वर्षाचा अनुभव. 

3) इंडियन मेडिकल कौन्सिलळकडीलळ अथवा महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल 
रजिस्ट्रेशन आवश्‍यक. 

४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक . 


प्रतिनियुक्ती 


नामनिर्देठान / सरळसेवेने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत शासनाकडील समकक्ष 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (2) (3) (8) 
१६४ भुलतज्ञ नामनिर्देशन / १) मान्यता प्राप्त विद्यापीठातील वैद्यक झासत्रातील पदवी (MBBS) व Yours 
(वर्ग-१, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) | विषयातील पदव्युत्तर पदवी (MD) किंवा पदविका असणे आवश्‍यक. 
२) शासकीय, निमशासकीय, खाजगी रुग्णालयातील भुलशास्त्र विषयातील ३ 
वर्षाचा अनुभव. 
3) इंडियन मेडिकल कौन्सिलळकडीलळ अथवा महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल 
रजिस्ट्रेशन आवश्‍यक. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१६५ नेत्र शल्य चिकित्सक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील वैद्यक शास्त्रातील पदवी (MBBS) व नेत्र शल्य 


(वर्ग-१, वैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवा (१०० %) 


चिकित्सा विषयातील (MD/MS) पदव्युत्तर पदवी किंवा पदविका (DOMS). 

२) शासकीय, निमशासकीय, खाजगी रुग्णालयातील नेत्र विषयातील ३ वर्षाचा 
अनुभव. 

३) इंडियन मेडिकल कौन्सिलकडीळ अथवा महाराष्ट्र मेडिकळ कौन्सिल 
रजिस्ट्रेशन आवश्‍यक. 

४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


प्रतिनियुक्ती 


AMHR aa / सरळसेवेने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत शासनाकडील समकक्ष 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१६६ । सिनियर वैज्ञानिक रिसर्च पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील ज्युनिअर वैज्ञानिक रिसर्च ऑफिसर या 
(वर्ग-१, ऑफिसर वैद्यकीय (१००%) पदावर किमान ५ वर्षांचा अनुभव असलेल्या पात्र अधिका-यांच्या सेवाज्येष्ठता व 
सेवा) गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्‍ती करता येईल. 
१६७ | ज्युनिअर वैज्ञानिक रिसर्च नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची MSC (Botany)/ (Zoology)/ (Biochemistry)/ 
(वर्ग-२, ऑफिसर वैद्यकीय सरळसेवा (१००%) (Applied Biology) / (Lifescience)/ (Biotechnology)/ (Microbiology)/ 
सेवा) (Medical Biology)/ ( Medical Genetics) or M-Tech ( Boitechnology / 
Lifescience) with minimum ६०% marks recognised university & 9 year 
experience in a clinical diagostic laboratory of a large hospital / 
Diagnostic centre in Histopathalogy or Molecular Microbiology or 
clinical diagnostic Microbiology. 
2) Candidates with proficiency in English Language, Computer Skills & 
who are well conversant with Quality Assurance, Accreditation related 
process will be given preference. 
>) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC), दिल्ली यांनी वेळोवेळी fess नियम व 
मानांकानुसार. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१६८ | ब्लड ट्रान्सफ्युजजञ ऑफिसर नामनिर्देशन / १) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाकडील वैद्यक शाखेतील पदवी (MBBS) पदवी तसेच 
(वर्ग-१,वैद्यकीय सेवा सरळसेवा (१००%) । पॅथोळॉजिक विषयातील पदवी किंवा पदविका असल्यास प्राधान्य . 


(१) 


पदनाम व वर्ग 


(२) 


नेमणुकीची पद्धत व 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 


(३) 


नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 


(४) 


२) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्राची पदवी अथवा पदव्युत्तर पदविका 
धारण करणा-यास प्राधान्य. 

३) शासकीय, निमशासकीय, खाजगी रुग्णालयातील डेमॉस्ट्रेटर / Maal अथवा 
समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 

४) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञा आयोग, दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेळे नियम व 
मानांकानुसार. 

५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


१६९ 


वैद्यकीय सेवा 
वर्ग-१ वैद्यकीय अधिकारी 
(आयुष) 


नामनिर्दठान / 
सरळसेवा (१००%) 


१) मान्यता प्राप्त विद्यापिठातील आयुर्वेदिक शास्त्रातील पदवी (बी.ए.एम.एस.) 

२) मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्राची पदवी अथवा पदव्युत्तर पदविका 
धारण करणा-यास प्राधान्य. 

३) शासकीय, निमशासकीय, खाजगी रुग्णालयातील डेमॉस्ट्रेटर / Waal अथवा 
समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 

४) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञा आयोग, दिल्ली यांनी वेळोवेळी feds नियम व 
मानांकानुसार. 

५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


१७० 


वैद्यकीय सेवा 
(वर्ग-१ वैद्यकीय आरोग्य 
अधिकारी) 


पदोन्नती (१००%) 


ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी या 
पदावरील किमान ५ वर्षाचा अनुभव असलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
प्रिव्हेंटीव्ह व सोडल मेडिसीन (PSM) / कम्युनिटी मेडीसिन या विषयातील 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (2) (3) (8) 
पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका (DPH) शैक्षणिक अर्हता धारण करणा- 
या पात्र अधिका-यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, शासनाकडील उप संचालक आरोग्य 
Wess अथवा समकक्ष वेतनवर्गातीलळ अधिकाऱ्यांची शासनाकडून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 

१७१ वेद्यकोय सेवा Gelade ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी वैद्यकीय 

(वर्ग-१, उप वैद्यकीय (१००%) अधीक्षक (छ.शि.म.रु.) या पदावरील किमान ५ वर्षाचा अनुभव असलेल्या व 
आरोग्य अधिकारी) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची प्रिव्हेंटीव्ह व सोशल मेडिसीन (PSM) / कम्युनिटी 
मेडीसिन या विषयातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका (DPH) 
शैक्षणिक अर्हता धारण करणा-या पात्र अधिका-यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे नियुक्‍ती करता येईल. 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने उपलब्ध न झाल्यास, शासनाकडील सहायक संचालक आरोग्य सेवा 
अथवा समकक्ष वेतनवर्गातील अधिकाऱ्यांची शासनाकडून प्रतिनियुक्‍तीच्या 
धोरणानुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 

१७२ वैद्यकोय सेवा पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय अधिकारी या पदावर किमान 
(वर्ग-१ जेष्ठ वैद्यकीय (१००%) ७ वर्षाचा अनुभव व वैद्यक शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी (MD/MS) शैक्षणिक अर्हता 
अधिकारी / वैद्यकीय असणा-या अधिका-यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 

अधीक्षक ) करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
प्रतिनियुक्ती पदोन्नतीने उपलब्ध न झाल्यास, शासनाकडील समकक्ष अधिकाऱ्यांमधून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१७३ वैद्यकीय सेवा नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील पदवी (एम.बी.बी.एस.). 
(वर्ग-१, वैद्यकीय अधिकारी) | सरळसेवा (१००%) | 2) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञा आयोग अथवा महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडील 
रजिस्ट्रेशन (Permanent) असणे आवश्यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१७४ वैद्यकीय सेवा नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची दंत वैद्यक शास्त्रातील पदवी (बी.डी.एस.). 
(वर्ग-१, सरळसेवा (१००%) । २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची दंत वैद्यक शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी (एम.डी.एस.) 
दंत वैद्यकीय अधिकारी) असल्यास प्राधान्य. 
3) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी 
रुग्णालयाकडील दंत वैद्यकीय अधिकारी अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ 
वर्षाचा अनुभव. 
४ SCS कौन्सिल ऑफ इंडिया अथवा महाराष्ट्र स्टेट SCS कौन्सिलकडील 
रजिस्ट्रेशन असणे आवश्‍यक. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१७५ वेद्यकोय सेवा नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील पशुवैद्यकीय शास्त्रातील पदव्युतर पदवी 
(वर्ग-१ पश्नुवैद्यकीय सरळसेवा (१००%) । (MV.Sc). 


अधिकारी 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२) शासकोय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
पशुवैद्यकीय अधिकारी अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) व्हेटर्नरी कौन्सिळ ऑफ इंडियाकडील नोंदणी आवश्‍यक. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१७६ वेद्यकोय सेवा नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्रातील पदवी व पदव्युत्तर पदवी / 
(वर्ग-१ इंन्टेसिव्हिस्ट) सरळसेवा (१००%) । पदविका. (एम.बी.बी.एस.,एम.डी. / डी.एन.बी.-मेडिसीन/ इमर्जन्सी मेडिसीन), 
(एम.बी.बी.एस,एम.डी./डी.एन.बी.- festa (एम.बी.बी.एस., एम.डी. 
/डी.एन.बी. अनेस्थेशिया / एम.बी.बी.एस.,डी.ए. / Rats) 
२) शासकीय / निमशासकीय /स्थानिक स्वराज्य संस्था /खाजगी वैद्यकीय 
महाविद्यालय/ हॉस्पीटलळकडील इंन्टेसिव्हिस्ट अथवा समकक्ष कामाचा किमान 3 
वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१७७ वैद्यकीय सेवा नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्राची पदवी (एम.बी.बी.एस.) 
(वर्ग-१ डेमॉन्स्ट्रेटर / सरळसेवा (१००%) | 2) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक शास्त्राची पदव्युत्तर पदवी अथवा पदव्युत्तर 
प्रदर्शाक) पदविका धारण करणाऱ्यास प्राधान्य. 


३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
डेमॉन्स्ट्रेटर / प्रदर्शक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, दिल्ली यांनी वेळोवेळी दिलेले नियम व मानांकानुसार. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१७८ वैद्यकीय सेवा नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी (B.E./B.Tech.) 
(वर्ग - १, वर्कशॉप सरळसेवा (१००%) |। २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
सुपरिंटेंडंट) वर्कशॉप सुपरिटेंडट या पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१७९ वैद्यकोय सेवा नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची SEN सायन्स या विषयातील पदवी (B.V.Sc.) 
(वर्ग-२ पश्ुवैद्यकीय सरळसेवा (१००%) | २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
अधिकारी) पशु वैद्यकीय अधिकारी अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) व्हेटर्नरी कौन्सिल ऑफ इंडियाकडील नोंदणी आवश्‍यक. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
१८० आरोग्य शिक्षक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 
(वर्ग-२ निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा (१००%) | २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
आरोग्य शिक्षक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१९१ asl पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक HSA या पदावरील किमान ५ 
(वर्ग-२ निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) वर्षाचा अनुभव एम.एस.सी. नर्सींग ही शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सहायक 
मेट्रन यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
१८२ सहायक AeA पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सिस्टर इन्चार्ज या पदावरील किमान 
(वर्ग-२, निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) ३ वर्षाचा अनुभव व एम एस सी (॥॥.$०) नर्सींग शौक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशान 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
सिस्टर इन्वार्ज यांना सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
१८२३ सिस्टर इन्चार्ज पदौोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील नर्स मिडवाईफ / परिचारिका / स्टाफ 
(वर्ग-३ निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) नर्स या पदावरील किमान ५ वर्षाचा अनुभव असणा-या नर्स मिडवाईफ / 
परिचारिका / स्टाफ नर्स यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
१८४ नर्स मिडवाईफ / नामनिदडान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
परिचारीका / स्टाफ नर्स सरळसेवा (१००%) । शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (,.5.0.) 


(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


२) महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिळलची जनरल नर्सिंग व मिडवाईफरी पदविका 
(जी.एन.एम). 

3) बी.एस्सी. (नर्सिंग) असल्यास प्राधान्य. 

४ महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिळची नोंदणी आवश्‍यक. 

५) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
नर्स मिडवाईफ / परिचारिका / स्टाफ नर्स या कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव. 
६) ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिनस्त परिचर्या प्रशिक्षण संस्थेकडील सुधारित 
जनरल नर्सिंग व मिडवाईफ किंवा बी.एस्सी (नर्सिंग) पूर्ण केळेल्या उमेदवारांस 
प्राधान्य. 

७ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१८५ | बायोमेडिकल इंजिनिअर नामनिदेशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील अभियांत्रिकी पदवी उत्तीर्ण (बायोमेडिकल 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा | सरळसेवा (१००%) । विषयातील) 
२) शासकीय / निमशासकीय / खाजगी रुग्णालयातील बायोमेडिकल इंजिनिअर 
पदाच्या कामाचा ३ वर्षाचा अनुभव आवश्‍यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१८६ दंत हायजिनिस्ट नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची दंत हायजिनिस्ट टेक्निशियन पदवी. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा (१००%) | २) मान्यताप्राप्त संस्थेचा ३ वर्षांचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१८७ लायब्ररी असिस्टंट नामनिर्दठान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) । 2) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी (lib) किंवा मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदव्युत्तर पदवी (lib) असल्यास प्राधान्य. 
३) शासनमान्य संस्थेतील ३ वर्षे कामाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१८८ । औषध निर्माण अधिकारी नामनिर्दशान / १) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक 
(आयुष) सरळसेवा (१००%) । शालांत परीक्षा उत्तीर्ण (५.5.७.. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) २) Diploma in Pharmacy in Ayurveda from Govt. Recognized institute. 
१८९ । फोटोग्राफर निमवैद्यकीय नामनिर्दठान / १) कला शाखेचा पदवीधर असणे आवश्‍यक (5...) 
सेवा सरळसेवा (१००%) | 2) शासन मान्यता प्राप्त संस्थेचा कोरल ड्रॉव फोटोशॉप कोर्स उत्तीर्ण असणे 


वर्ग- 3 9 


आवश्यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
3) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१९० शीत साखळी नामनि्दैठान / १) B Sc. Medical Laboratory Technology (MUHS ३ years course) or 
(वर्ग-३, तंत्रज्ञ सरळसेवा (१००%) 3 Sc. in basic science from recognised college/ University followed by 
निमवैद्यकीय सेवा) post 8 Sc. Diploma in Medical Laboratory Technology 2 years DMLT 
course from recognised University /MSBTE approved. or 
B Sc. in Medical Laboratory Technology (vocational 3 years course 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१२९१ | ऑपथॅलमिक आसिस्टंट नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापिठाची आपटोमेट्री मधील पदवी किवा ऑपर्थेलळमिक 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) । असिस्टंट विषयातील पदविका. 


२) शासनमान्य संस्थेतील ऑपथॅलमिक असिस्टंट या पदावर ३ वर्षे काम 
केल्याचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१९२ प्रसाविका नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक 
निमवैद्यकीय सेवा सरळसेवा (१००%) शालांत परीक्षा उत्तीर्ण (8.9.0.) 
(वर्ग-३, ए.एन.एम.) २) शासन मान्यताप्राप्त संस्थेचा ऑक्झिलरी नर्स मिडवाईफ (ए.एन.एम. 
अभ्यासक्रम पूर्ण. 

३) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक. 

४) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी वैद्यकीय 
रुग्णालयातील प्रसाविका (ए.एन.एम.) व समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव. 

५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

१९३ मेडिकल रेकॉर्ड किपर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी (8.59. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा १००% | २) शासनमान्य संस्थेकडील रुग्णालय व्यवस्थापन पदविका असल्यास प्राधान्य. 

३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 

मेडिकल रेकोर्ड किपर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 

४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

१९४ वरिष्ठ क्ष-किरण पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थानेवरील क्ष-किरण तंत्रज्ञ या पदावर किमान ५ 
तंत्रज्ञ (१००%) वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचारी यांच्या सेवाज्येष्ठता व 


(वर्ग-३ निमवैद्यकीय सेवा) 


गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१९५ क्ष-किरण तंत्रज्ञ पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक क्ष-किरण तंत्रज्ञ या पदावर 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) (५०%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचारी यांच्या सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल 
नामनिदडान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील रेडियोग्राफो मधील (बी.एम.आर.टी.) पदवी. 
सरळसेवा २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी वैद्यकीय 
(५०%) रुग्णालयातील क्ष-किरण तंत्रज्ञ या कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१९६ | सहायक क्ष-किरण तंत्रज्ञ नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील रेडियोग्राफी मधील (बी.एम.आर.टी.) पदवी. 
(वर्ग-३ निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) ।२) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी वैद्यकीय 
रुग्णालयातील सहायक क्ष-किरण तंत्रज्ञ या कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१९७ लायब्रेरीयन (वर्ग-३, पदौोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील डेप्युटी लायब्रेरीयन या पदावर किमान 
निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) ३ वर्ष अनुभव असणाऱ्या डेप्युटी लायब्रेरीयन यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 


आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
१९८ | डेप्युटी लायब्रेरीयन (वर्ग-३, नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथालय शास्त्राची पदवी (B.Lib.). 
निमवैद्यकीय सेवा सरळसेवा २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथालय शास्त्राची पदव्युत्तर पदवी (॥.(_७.) 
(१००%) असल्यास प्राधान्य. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी शैक्षणिक 
संस्थेकडील डेप्युटी लायब्रेरीयन अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
१९९ वरिष्ठ औषध पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील औषध निर्माण अधिकारी या पदावर 
निर्माण अधिकारी (१००%) किमान ५ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या औषध निर्माण अधिकारी यांच्या 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२०० । औषध निर्माण अधिकारी नामनिर्देशन / १) फार्मसी कौन्सिलच्या मान्यताप्राप्त संस्थेकडील औषध निर्माण शास्त्रातील 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय Gan | सरळसेवा (१००%) । पदवी (बी.फामी. 
२) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील औषध निर्माण 
अधिकारी अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२०१ सिनियर टेक्नीशियन पदौन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील ज्युनियर टेक्नीशियन या पदावर 


(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


(७५%) 


किमान ५ वर्ष अनुभव असणाऱ्या ज्युनियर टेक्नीशियन यांच्या सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
नामनिर्दठान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी. 
सरळसेवा २) शासनमान्य संस्थेकडील डी.एम.एल.टी. उत्तीर्ण 
(२५%) 3) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी शौक्षणिक 
संस्थेकडील सिनिअर टेक्नीशियन अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२०२ ज्युनियर टेक्नीशियन नामनिदडान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा (१००%) | 2) शासनमान्य संस्थेकडील डी.एम.एल.टी. उत्तीर्ण 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी शैक्षणिक 
संस्थेकडील ज्युनियर टेक्नीशियन अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२०३ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदावर 
(वर्ग-३ निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) किमान ३ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या सहायक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ यांच्या 


सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२०४ | सहायक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र वा सुक्ष्मजीवशास्त्र या 
(वर्ग-३ निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा (१००%) । विषयातील पदवी. 
२) शासनमान्य संस्थेची डी.एम.एल.टी.परीक्षा उत्तीर्ण. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या 
हॉस्पीटलकडील प्रयोगशाळेतील सहायक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अथवा समकक्ष 
कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२०५ लेप्रसी असिस्टंट नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा (१००%) | शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (1...) 
२) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी वैद्यकीय 
रुग्णालयातील लेप्रसी असिस्टंट अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२०६ । नेत्र चिकित्सा अधिकारी नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-३ निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा (१००%) | शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (विज्ञान विषयासह) 


२) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ऑपथॉलमिक असिस्टंट / पॅरा- 
मेडिकल ऑपथॉलमिक असिस्टंटचा दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम / ऑप्टोमेट्री पदवी 
असल्यास प्राधान्य. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
3) शासकोय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
ऑपथॉलमिक असिस्टंट (नेत्र चिकित्सा सहायक) अथवा समकक्ष कामाचा किमान 
३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२०७ प्रोजेक्ट तंत्रज्ञ नामनिर्देशन / १) शासनमान्य संस्थेकडील ऑडिओ व्हिज्युअल तंत्रज्ञ पदविका. 
(वर्ग-३,तांत्रिक सेवा) सरळसेवा (१००%) | 2) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
प्रोजेक्ट तंत्रज्ञ अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२०९ । सी.एस.एस.डी. ऑपरेटर पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सी.एस.एस.डी. सहायक या पदावर 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) किमान ३ वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या सी.एस.एस.डी. सहायक यांच्या सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
२१० | सी.एस.एस.डी. सहायक नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (विज्ञान शाखेसह) 
(१००%) २) शासनमान्य संस्थेकडील सी.एस.एस.डी मधील पदविका 


३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
सी.एस.एस.डी. सहायक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२११ | सी.टी. स्कॅन तंत्रज्ञ एम.एन. नामनिदडान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौतिकशास्त्र विषयासह विज्ञान शाखेची पदवी. 
तंत्रज्ञ सरळसेवा २) शासनमान्य संस्थेकडील सी.टी.स्कॅन / एम.आर.आयत.तंत्रज्ञ प्रशिक्षण पूर्ण. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) ३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
सी.टी.स्कॅन तंत्रज्ञ / एम.आर.आय. तंत्रज्ञ अथवा समकक्ष कामाचा किमान 3 
वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२१२ अल्ट्रा सोनोग्राफी / नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौतिकशास्त्र / इलेक्ट्रानिक्स विषयासह विज्ञान 
सी.टी.स्कॅन (वर्ग-३, सरळसेवा शाखेची पदवी. 
तंत्रज्ञ निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) २) शासनमान्य संस्थेकडील अल्ट्रा सोनोग्राफी तंत्रज्ञ प्रशिक्षण पूर्ण. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
अल्ट्रा सोनोग्राफी तंत्रज्ञ अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍्यक.. 
२१३ समाजसेवा अधीक्षक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाज कार्य विषयातील पदव्युत्तर पदवी (MSW). 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा (१००%) | 2) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 


वैद्यकीय समाजसेवक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२१४ फिजीओथेरपिस्ट नामनिर्दशान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची फिजिओथेरपी या विषयातील पदवी 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) ।(बी.पी.टी.एच.. 
२) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची फिजिओथेरेपी या विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
(एम.पी.टी.एच.) असल्यास प्राधान्य. 
3) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या 
हॉस्पीटलळकडील फिजीओथेरपिस्ट / भौतिक उपचारतज्ञ अथवा समकक्ष कामाचा 
किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२१५ | ऑक्युपेडानल थेरपिस्ट नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.ओ.टी.एच. (ऑक्युपेशनल थेरपी अंड 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा रिहेंबीटेडान) या विषयातील पदवी. 
(१००%) २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.ओ.टी.एच. (ऑक्युपेशनल थेरपी अँड 


रिहेंबीटेशन) या विषयातील पदव्युत्तर पदवी असल्यास प्राधान्य. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशान 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२१६ | पलमोनरी लंब टेक्नीशियन नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी जीवशास्त्र विषयासह 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा 2) शासनमान्य संस्थेतील डी.एम.एल.टी इन पी.एफ.टी. (D.M.L.T. in P.F.7) 
(१००%) 3) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील बी.पी.एम.टी. इन पी.एफ.टी. (B.P.M.T in 
P.F.T.) असल्यास प्राधान्य. 
४) शासकीय / निमशासकीय / वैद्यकीय महाविद्यालयातील / खाजगी 
रुग्णालयाकडील पलमोनरी लॅब CHARA अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ 
वर्षाचा अनुभव. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२१७ डायलेसिस तंत्रज्ञ नामनिर्देशन /सरळसेवा | १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची भौतिकशास्त्र रसायनझास्त्र किंवा जीवशास्त्र या 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) विषयासह पदवी परीक्षा उत्तीर्ण. 


२) शासनमान्य संस्थेतील डी.एम.एल.टी इन डायलेसिस टेक्नॉलॉजी (D.M.L.T 
in Dialysis Technology.) 

3) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील बी.पी.एम.टी.इन डायलेसिस (B.P.M.-T in 
Dialysis) असल्यास प्राधान्य. 

४) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी 
रुग्णालयातील डायलेसिस तंत्रज्ञ अथवा समकक्ष कामाचा किमान 3 वर्षाचा 
अनुभव. 

५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२१८ डायटेशियन नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गृह विज्ञान शाखेतील पदवी (होम सायन्स) (फुड अंड 
(वर्ग-३, वैद्यकीय सेवा) सरळसेवा न्युट्रिशान विषयासह) 
(१००%) २) शासनमान्य संस्थेकडील न्युट्रिशान अँड डायटेशियन या मधील पदव्युत्तर 
परीक्षा उत्तीर्ण असल्यास प्राधान्य. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी 
रुग्णालयातील डायटेशियन (आहारतज्ञ) अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ 
वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२१९ मिश्रक तथा लिपिक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त संस्थेकडील औषध निर्माण शास्त्रातील पदविका (डी. फार्मसी) 


(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवा (१००%) 


२) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील बी. फार्मसी पदवी असल्यास प्राधान्य. 

३) मराठी टंकलेखनाची गती 30 शाब्द प्रती मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाची गती 
४० शब्द प्रती मिनिट तत्संबंधी शासकीय परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 

४ महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी कौन्सिळकडे नोंदणी आवश्‍यक. 

५) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
मिश्रक तथा लिपिक या पदावर काम केल्याचा ३ वर्षाचा अनुभव. 

६) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२२० आरोग्य निरिक्षक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान विषयातील पदवी 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा १००% | २) आरोग्य निरीक्षक / स्वच्छता निरीक्षक या विषयातील पदविका. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील 
मनोरुग्णालयातील आरोग्य 
निरीक्षक / स्वच्छता निरीक्षक या पदाचा किमान ३ वर्ष अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२२१ लिनन किपर (वर्ग-३, नामनिर्देशन / १) शासनमान्य संस्थेकडील टेक्सटाईल CHa पदविका. (डिप्लोमा 
तांत्रिक सेवा) सरळसेवा इन टेक्सटाईल इंजिनिअरिंग) 
(१००%) २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
लिनन किपर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२२२ | ई.सी.जी. टेक्नीशियन नामनिदडान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (विज्ञान शाखेसह) 
(१००%) २) शासनमान्य संस्थेकडील हृदयस्पंदन आलेख तंत्रज्ञ (Diploma in E.C.G 


Technology) या विषयाचे प्रशिक्षण पूर्ण. 

३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या 
Scone ई.सी.जी. तंत्रज्ञ अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव. 

४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
223 दंत तंत्रज्ञ नामनिर्दठान / १) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा शालांत परीक्षा उत्तीर्ण. (विज्ञान शाखेसह) 
(१००%) २) डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेने मान्यता दिलेल्या डेंटल इन्स्टिटयुट 
मार्फत घेतलेल्या डेंटल मे्केनिक कोर्सची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण. 
3) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी 
रुग्णालयाकडील दंत तंत्रज्ञ अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या डेंटल अँक्ट १९४८ नुसार दंत तंत्रज्ञ म्हणून 
वैद्यकीय नोंदणी आवश्‍यक. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२२४ मशीन तंत्रज्ञ नामनिर्देशन / १) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील मशीन ऑपरेटर अभ्यासक्रम पूर्ण 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
(१००%) २) मान्यताप्राप्त संस्थेकडील डिप्ळोमा इन मॅकेनिकल इंजिनिअरींग असल्यास 


प्राधान्य. 

३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी 
रुग्णालयाकडील मशीन तंत्रज्ञ अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२२५ इलेक्ट्रीशियन (वर्ग-३, नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत 
तांत्रिक सेवा) सरळसेवा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 
(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील इलेक्ट्रीकल सुपरवायझर अभ्यासक्रम 
पूर्ण व तद्‌नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आव्यक. 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासनाकडील वायरमन / इलेक्ट्रीशियन 
म्हणून नोंदणी आवश्‍यक. 
8) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी Gass 
इलेक्ट्रीशियन अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२२६ वॉर्ड क्लार्क नामनिदेठान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा २) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रती मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० 
(१००%) शब्द प्रती मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा शासनमान्य संस्थेचे 
संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील वॉर्ड 
क्लार्क अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२२७ टाईम किपर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(निमवैद्यकीय सेवा सरळसेवा २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील टाईम 
वर्ग-३) (१००%) किपर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 


3) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२२८ dana समाजसेवक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी (MSW). 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा (१००%) । २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
वैद्यकीय समाजसेवक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२२९ | मेडीकल रेकार्ड ऑफिसर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शास्त्रातील पदवी (स्टॅटिस्टीक्स) विषयासह. 
(वर्ग -३ निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा १००% | (B.Sc. Statistics) 
२) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी शैक्षणिक 
संस्थामधील मेडिकल रेकॉर्ड ऑफीसर या पदाचा किमान ३ वर्ष अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२३० फिजिसिस्ट नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदव्युत्तर पदवी (M.Sc). 
(वर्ग-३ निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) ।२) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी शौक्षणिक 
संस्थेकडीळ फिजिसिस्ट अथवा समकक्ष कामाचा किमान 3 वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२३१ स्टॅटिस्टीशियन (वर्ग-३ नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदव्युत्तर पदवी (स्टॅटिस्टीक्स 
निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) । विषयासह). 


२) बायोस्टॅंटिस्टिक्स मधील व वैद्यकीय स्टॅटिस्टिक्स संबंधी अनुभवास प्राधान्य. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी शौक्षणिक 
संस्थेकडील स्टॅटिस्टीशियन अथवा समकक्ष कामाचा किमान 3 वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशान 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२३२ सायकट्रिक कौन्सिलर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील मास्टर ऑर्फ आर्टस (Clinical Psychology) परीक्षा 
(वर्ग-३,निमवैद्यकीय सेवा | सरळसेवा (१००%) |। उत्तीर्ण. 
२) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२३३ क्लिनिकल नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडीळल मास्टर ऑफ आर्टस्‌ Clinical Psychology) परीक्षा 
सायक्लोळलॉजिस्ट सरळसेवा (१००%) । उत्तीर्ण. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) २) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२३४ | चाईल्ड सायक्लोलॉजिस्ट नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील मास्टर ऑफ आर्टस्‌ (0॥10०81?9/9101099/) परीक्षा 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा | सरळसेवा (१००%) |। उत्तीर्ण. 
२) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२३५ स्पिच थेरेपिस्ट नामनिर्दैठान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बॅचरळ ऑफ आर्टस्‌ (एस.एल.पी.) या विषयातील 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) । पदवी. 
२) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची मास्टर ऑफ आर्टस्‌ (एस.एल.पी.) या विषयातील 
पदव्युत्तर पदवी असल्यास प्राधान्य. 
३) शासकीय/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य सस्था/ खाजगी संस्थेकडील स्पीच 
थेरपिस्ट अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२३६ | प्रोस्टेटिव व आंथोटिक नामनिदडान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी (प्रोस्थेटिक व आर्थोटिक 
टेक्निशियन सरळसेवा (१००%) =| टेक्नीशियन) 


(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


२) शासनमान्य रुग्णालयीन कामाचा ३ वर्षांचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२३७ मेमोग्राफी टेक्निशियन नामनिर्दठान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची पदवी. (रेडिओलांजी विषयासह) 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) ।२) शासन मान्य रुग्णालयातील मेमोग्राफी टेक्नीशियन पदावर ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२३८ | एन्डोस्कोपी टेक्निशियन नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एन्डोस्कोपी टेक्नीशियन विषयातीळ पदवी. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) ।२) शासन मान्य रुग्णालयातील एन्डोस्कोपी टेक्नीशियन म्हणून ३ वर्षांचा 
अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२३९ | ओंडीओमेट्री टेक्निशियन नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी (आओंडीओमेट्री टेक्निशियन 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) विषयासह) 
२) शासन मान्यता प्राप्त रुग्णालययातील ऑंडीओमेट्री टेक्निशियन म्हणून काम 
३ वर्षे काम केल्याचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२४० ई.ई.जी.टेक्‍्निशियन नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी (BSc) व इईईजी 


(वर्ग-३निमवैद्यकीय सेवा) 


सरळसेवा (१००%) 


टेक्निशियन पदवी. 

२) शासन मान्यता प्राप्त रुग्णाळययातील ईईजी टेक्निशियन म्हणून काम तीन वर्षे 
काम केल्याचा अनुभव. 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२४१ OS बक टेक्निकल नामनिर्देशन / १) Diploma in Medical Laboratory Technology or Transfusion Medicine or 
सुपरवायझर (वर्ग-३, सरळसेवा (१००%) Blood Bank Technology after १०--२ with one year experience in the testing 


निमवैद्यकीय सेवा) 


of blood or its components or both in licensed Blood Centre;or 

2) Degree in Medical Laboratory Technology or Blood Bank Technology 
with six month's experience in the testing of blood or its components or 
both in licensed Blood Centre; or 

3) B.Sc. in Hematology & Transfusion Medicine with six month's 
experience in the testing of blood or its components or both in lincensed 
Blood Centre; or 

6) M.Sc. in Transfusion Medicine with six month's experience in the 
testing of blood or its components or both in licensed Blood Centre; or 
4) Post Graduate Diploma in Medical Laboratory Technology or Post 
Graduate Diploma in Medical Laboratory Science with six month's 
experience in the testing of blood or its components or both in 
lincensed Blood Centre; or 

&) Post Graduate Diploma in Tranfusion Technology (PGDTT) approved 
by the Central Government or State Government with experience of ६ 
months in testing of blood or its components or both in licensed blood 
centre. 

७ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशान 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२४२ ब्लड बक टेक्निशियन नामनिर्दठान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील पदवी (BSC) 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) । २) शासन मान्य संस्थेकडील डी.एम.एल.टी. कोर्स उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
283 | सायकट्रिक सोडल वर्कर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाज कार्य विषयातील पदव्युत्तर पदवी (MSW) 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) =| 2% मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यकीय समाजसेवा विषयातील (सायकॅट्रिक) 
पदव्युत्तर पदवी एम.ए (॥.५.)/एम.एस.सी. (M.Sc) (मानसशास्त्र) असल्यास प्राधान्य. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था मनोरुग्णालयाकडील 
सायकॅट्रिक सोडल वर्कर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२४४ FANCY St नामनिर्दडान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान विषयातील पदवी (BSC). 
म्युझियम सरळसेवा (१००%) | २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची म्युझिओलॉजी विषयातील पदवी असल्यास प्राधान्य. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) ३) पदवीनंतर वैद्यकीय महाविद्यालयातील म्युझियममधील कामाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२४५ आंडीओ व्हिज्युअल नामनिर्दशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
टेक्नीशियन सरळसेवा (100%) । शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (1५.5.0.) 


(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) 


१) शासनमान्य संस्थेतील सिने प्रोजेक्छान कोर्स पूर्ण. 

२) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडीळ ऑडीओ व्हिज्युअल 
टेक्नीशियन अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 

३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२४६ भांडार लिपिक नामनि्दठान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाणिज्य शाखेतील पदवी. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा 2) शासनमान्य संस्थेकडील मराठी ३० शब्द प्रति मिनिट टंकलेखन व इंग्रजी Yo 
(१००%) शाब्द प्रति मिनिट टंकळेखन परीक्षा उत्तीर्ण. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
भांडार लिपिक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२४७ आर्टिस्ट नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची फाईन आर्टस्‌ पदवी. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था मेडिकल व मायक्रो 
(१००%) फोटोग्राफीचा अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) वैद्यकीय महाविद्यालयातील सेवेत प्राधान्य. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२४८ फिजिओथेरपिस्ट नामनिर्दठान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची फिजिओथेरपी या विषयातील पदवी (बी.पी.टी.एच.). 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची फिजिओथेरेपी या विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
(१००%) असल्यास प्राधान्य (MPTH) 


3) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या 
हॉस्पीटलकडील फिजीओथेरपिस्ट / भौतिक उपचारतज्ञ अथवा समकक्ष कामाचा 
किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 

४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२४९ (पी.एच.एन.) नामनिर्दठान / १) शासनमान्य CRASS जनरल नर्सिंग आणि मिडवाईफरी डिप्लोमा. 
Public Health Nurse सरळसेवा (900%) । 2) शासनमान्य संस्थेकडील पब्लिक हेल्थ नर्सिंग कोर्स पूर्ण. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) ३) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिळची नोंदणी आवश्‍यक. 
४) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्था 
हॉस्पीटलकडील पब्छिक हेल्थ नर्स (P.H.N.) अथवा समकक्ष कामाचा किमान 3 
वर्षाचा अनुभव. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२५० od असिस्टंट नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-४, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (H.S.C.) 
(१००%) २) शासनमान्य संस्थेकडील डी.एम.एल.टी. पदविका. 
3) मान्यता विद्यापीठाची विज्ञान शाखेतील (B.S.C.) पदवी आणि डी.एम.एल.टी. 
पदविका असल्यास प्राधान्य. 
४) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था लॅब असिस्टंट अथवा 
समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२५१ अटेंडट नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा St (S.S.C.) 
(१००%) २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था डिसेक्ान हॉलमध्ये / 


पोस्टमार्टम संबंधी कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२५२ वाडंबाय नामनिदडान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत 
(वर्ग ४, निमवैद्यकीय सेवा ) सरळसेवा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (9.9.0.) 
(१००%) २) शासनमान्य संस्थेकडील रुग्ण सहायक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण असल्यास 
प्राधान्य. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या 
हॉस्पीटलकडील वॉर्डबॉय या कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२५३ ड्रेसर नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४ निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (8.9.0.) 
(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील ड्रेसर अभ्यासक्रम पूर्ण व तद्नंतर 
एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या 
हॉस्पीटलकडील ड्रेसर या कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२५४ दवाखाना आया नामनिर्दशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत 
(वर्ग-४, निमवैद्यकीय सेवा) | सरळसेवा (१००%) — | प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण ($.5.0.) 


२) शासनमान्य संस्थेकडील रुग्णवैद्यकीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण असल्यास 
प्राधान्य. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
३) शासकोय / निमशासकोय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या 
हॉस्पीटलकडीळ दवाखाना आया या कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२५५ लंबोरेटरी अटेडट नामनिर्दशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-४, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा (१००%) | शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (विज्ञान शाखेसह) 
२) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
लॅबोरेटरी अटेंडट अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव 
3) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२५६ परिचर नामनिर्देठान / सरळसेवा | 9) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत 
(वर्ग-४, निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C,) 
२) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
परिचर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
3) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२५७ शस्त्रक्रिया सहायक नामनिदेशान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-४, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा विज्ञान शाखेतील जीवशास्त्र विषयासह उत्तीर्ण 
(१००%) 2) शासन मान्यताप्राप्त संस्थेकडील ओ.टी.टेक्नॉंलॉजी मधीळ पदविका 


आव्यक. 
३) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ओ.टी.टेक्नॉंलॉजी मधली पदवी असल्यास, 
प्राधान्य. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
8) शासकोय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेच्या 
हॉस्पीटलकडील शास्त्रक्रिया सहायक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२५८ बॉयलर ऑपरेटर नामनिदेशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-४, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (H.S.C. ) 
(१००%) २) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील बॉयलर ऑपरेटरचा अभ्यासक्रम 
पूर्ण व तद्नंतर एन.सी.टी.व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र आवश्‍यक. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
बॉयलर ऑपरेटर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२५९ न्हावी (बाबर) नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४, निमवैद्यकीय सेवा सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C.) 
(१००%) २) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
न्हावी (बार्बर) अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२६० पोस्ट मॉर्टम अटेंडन्ट नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (5.5.0.) 
(१००%) २) पोस्ट मार्टेम कामाचा एक वर्षाचा अनुभव. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२६१ मॉरच्युरी अटेंडन्ट नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक 
(वर्ग-४, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण. (S.S.C,) 
(१००%) २) पोस्ट मार्टेम कामाचा १ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्‍यक. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२६. सौ. मिनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्था 
२६२ प्राचार्य पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील मिनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण 
(वर्ग-१, परिचर्या सेवा) (१००%) संस्थेकडील उप प्राचार्य या पदाचा किमान ५ वर्षाचा शैक्षणिक अनुभव असणाऱ्या 
उप प्राचार्य यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता 
येईल. 
२६३ उप प्राचार्य पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील मिनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण 
(वर्ग-२, परिचर्या सेवा) (१००%) संस्थेकडील सहयोगी प्राध्यापक/ नर्सिंग ट्युटर / क्लिनिकल इन्स्ट्रक्टर किमान 
५ वर्षाचा शौक्षणिक अनुभव आवश्‍यक असून सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
७ सद्या अस्तित्वात असलेल्या जी.एन.एम अभ्यासक्रमाकरिता नर्सिंग 
ट्युटर / क्लिनिकल इन्स्ट्रक्टर पदाच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार 
«७ भविष्यात बी.एस्स.सी. अभ्यासक्रमाकरिता श्रेणी वर्धन झाल्यास सहयोगी 
प्राध्यापक पदाच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार (बी.एस.सी. अभ्यासक्रम श्रेणीवर्धन 
झाल्यावर जी.एन.एम. अभ्यासक्रम संपुष्ठात येईल.) 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२६४ सहयोगी प्राध्यापक नामनिर्दडान / ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक प्राध्यापक या पदावर किमान 
( वर्ग-२, परिचर्या सेवा) सरळसेवा (१००%) | ३ वर्ष पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस.सी. नर्सिंग (MSc. 
(नवीन बी.एस्स.सी. । Nursing) शौक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून सेवाज्येष्ठता व 
अभ्यासक्रमाकरिता) । गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्‍ती करता येईल. 
२६५ सहाय्यक प्राध्यापक नामनिर्देशन / ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील नर्सिग ट्युटर / क्लिनिकल इन्स्ट्रक्टर 
(वर्ग-२,परिचर्या सेवा) सरळसेवा (१००%) । या पदावर किमान ३ वर्ष पूर्ण केलेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची एम.एस.सी. 
(नवीन बी.एस्स.सी. । नर्सिंग (MSc. Nursing) शौक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या नर्सिंग ट्युटर / 
अभ्यासक्रमाकरिता) | क्लिनिकल इन्स्ट्रक्टर यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्‍ती करता 
येईल. 
२६६ टयुटर / क्लिनिक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची नर्सिग विषयातील पदवी (BSc. Nursing / 
इन्स्ट्रक्टर सरळसेवा (१००%) PBBSc.Nursing) तसेच सदर कामाचा ३ वर्षाचा अनुभव. 
(वर्ग-२परिचर्या सेवा) २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची नर्सिंग विषयातील पदव्युत्तर पदवी असल्यास 
प्राधान्य. 
3) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिळची नोंदणी आवश्‍यक. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२६७ ग्रंथपाल पदोन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील सहायक ग्रंथपाल या पदावर किमान 


(वर्ग-३, परिचर्या सेवा) 


(१००%) 


३ वर्ष अनुभव असणाऱ्या सहायक ग्रंथपाल यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२६८ सहायक ग्रंथपाल नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथपाल शास्त्राची पदवी (B.Lib ). 
(वर्ग-३, परिचर्या सेवा) सरळसेवा २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची ग्रंथपाल शास्त्राची पदव्युत्तर पदवी (M.Lib.) असल्यास 
(१००%) प्राधान्य. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२६९ qs नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गृहविज्ञान शाखेतील पदवी (होम सायन्स) किवा हाऊस 
(वर्ग-३, परिचर्या सेवा) सरळसेवा (१००%) किपींग कॅटरींग पदवी (House Keeping / Catering) किंवा पदविका. 
२) संस्थेच्या वसतिगृहाच्या सेवानिवासस्थानामध्ये २४ तास उपलब्ध राहणेची अट. 
3) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / मान्यताप्राप्त खाजगी 
संस्थेकडील वॉर्डन अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२७. जिद्द शाळा 
२७० मुख्याध्यापक पदीन्नती ठाणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील जिद्द शाळेतील विशेष शिक्षक 
(जिद्द शाळो) (१००%) (मतिमंदासाठी) या पदाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या विशेष शिक्षक 


(वर्ग-२, शिक्षण सेवा) 


यांच्या सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
विशेष शिक्षक (मतिमंदासाठी) पदोन्नतीकरिता उपलब्ध न झाल्यास, विशेष शिक्षक 


(अस्थिव्यंग / अंधासाठी) यामधून पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशान 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२७१ विशेष शिक्षक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(मतिमंदासाठी) (वर्ग-३, सरळसेवा २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बौध्दिक दिव्यांग / स्वमग्न या विषयातील शिक्षण 
शिक्षण सेवा) (१००%) शास्त्रातील पदवी. 
३) रिहेबिळीटेशन कौन्सिळ ऑफ इंडिया अँक्ट १९९२ (१९९२ चा ३४ च्या 
तरतुदीप्रमाणे बौध्दिक दिव्यांगाकरिता विशेष शिक्षक म्हणून कौन्सिलची नोंदणी 
आवर्यक व वेळोवेळी नुतनीकरण आवश्‍यक. 
४ शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
विशेष शिक्षक (मतीमंदासाठी) अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२७२ विशेष शिक्षक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(अस्थिव्यंग) सरळसेवा २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अस्थिव्यंग या विषयातील शिक्षण शास्त्रातील पदवी. 
(वर्ग-३, शिक्षण सेवा) (१००%) ३) रिहेबिलीटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया अँक्ट १९९२ (१९९२ चा ३४) च्या 


तरतुदीप्रमाणे बौध्दिक दिव्यांगाकरिता विशेष शिक्षक म्हणून कौन्सिलची नोंदणी 
आव्यक व वेळोवेळी नुतनीकरण आवश्‍यक. 

४ शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
विशेष शिक्षक (अस्थिव्यं) अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 

१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 

(१) (२) (३) (४) 

२७३ विशेष शिक्षक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 

(अंधासाठी सरळसेवा २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची दृष्टीहीन शिक्षण शास्त्रातील पदवी. 

(वर्ग-३, शिक्षण सेवा (१००%) ३) रिहेबिलीटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया अँक्ट १९९२ (१९९२ चा ३४) च्या 
तरतुदीप्रमाणे बौध्दिक दिव्यांगाकरिता विशेष शिक्षक म्हणून कौन्सिलची नोंदणी 
आव्यक व वेळोवेळी नुतनीकरण आवश्‍यक. 

४ शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
विशेष शिक्षक (अंधासाठी) अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२७४ व्यवसायउपचार तज्ञ नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची व्यवसायउपचार विषयातील पदवी. 
(जिद्द शाळा) सरळसेवा २) रिहेबिळीटेशहन कौन्सिळ ऑफ इंडिया अँक्ट १९९२ (१९९२ चा ३४ च्या 
(वर्ग-३ निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) तरतुदीप्रमाणे कौन्सिळची व्यवसायोपचार तज्ञ म्हणून कौन्सिलची नोंदणी 
आवश्यक व नियमानुसार वेळोवेळी नुतनीकरण आवऱ्यक. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
व्यवसाय उपचार तज्ञ अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२७५ शारिरीक शिक्षक नामनिर्देशन / १) शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बीए/बीकॉम/बीएसस्सी पदवी. 
(वर्ग-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा २) शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची शारीरिक शिक्षण शास्त्रातील पदवी (B.P.ED) 
(१००%) पदवी 


३) शासनाची टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
४) शासन मान्य संस्थेचा ३ वर्षाचा अनुभव. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२७६ समुपदेशक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाकडील एम.ए. (Clinical Psychology) परीक्षा उत्तीर्ण. 
(वर्ग-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा २) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
(१००%) 
२७७ मेडिकल सोडल वर्कर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वैद्यक समाजशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
(वर्ग-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा (MSW). 
(100%) 2) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
वैद्यकीय समाजसेवक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
३) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२७८ वाचा उपचार तज्ञ Aah eat / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची वाचा उपचार विषयातील पदवी. 
(जिद्द शाळा) सरळसेवा 2) रिहेंबिळीटेशन कौन्सिळ ऑफ इंडिया अँक्ट १९९२ (१९९२ चा ३४ च्या 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) (१००%) तरतुदीप्रमाणे वाचा उपचारतज्ञ म्हणून कौन्सिळची नोंदणी आवश्‍यक व 


नियमानुसार वेळोवेळी नुतनीकरण आवश्यक. 

३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
वाचा उपचार तज्ञ अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२७९ भौतिक उपचार तज्ञ नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यपीठाची भौतिक उपचार विषयातील पदवी. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा २) रिहेबिलीटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया अँक्ट १९९२ (१९९२ चा ३४) च्या 
(१००%) तरतुदीप्रमाणे भौतिक उपचार तज्ञ म्हणून कौन्सिलची नोंदणी आवश्यक व 
नियमानुसार वेळोवेळी नुतनीकरण आवश्‍यक. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
भौतिक उपचार तज्ञ अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२८० मानसोपचार तज्ञ नामनिदडान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची मानसोपचार शास्त्र विषयातील पदवी. 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा २) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची मानसोपचार शास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी 
(१००%) असल्यास प्राधान्य. 
३) रिहेबिलीटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया अँक्ट १९९२ (१९९२ चा 38) च्या 
तरतुदीप्रमाणे मानसोपचार तज्ञ म्हणून कौन्सिळची नोंदणी आवश्‍यक व 
नियमानुसार वेळोवेळी नुतनीकरण आवश्‍यक. 
४) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
मानसोपचार तज्ञ अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आव्यक. 
२८१ सोशल वर्कर नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची समाजसेवा विषयातील पदव्युत्तर पदवी. 
(वर्ग-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा अथवा, समाज कार्यातील पदव्युत्तर पदवी. 


(१००%) 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
२) रिहेबिलीटेशन कौन्सिळ ऑफ इंडिया अँक्ट १९९२ (१९९२ चा ३४ च्या 
तरतुदीप्रमाणे सोडल वर्कर म्हणून कौन्सिलळची नोंदणी आव्यक व नियमानुसार 
वेळोवेळी नुतनीकरण आवश्‍यक. 
३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / खाजगी संस्थेकडील 
Gare वर्कर अथवा समकक्ष पदाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२८२ परिचारिका नामनिर्देशन / १) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च माध्यमिक 
(वर्ग-३, निमवैद्यकीय सेवा) सरळसेवा शालांत परीक्षा (H.S.C. विज्ञान विषयासह) उत्तीर्ण. 
(१००%) २) महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिळची जनरल नर्सिंग व मिडवायफरी या विषयाची 
पदविका. 
३) शासकीय/निमशासकीय/खाजगी रुग्णालयाकडील परिचारिका अथवा 
समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव. 
४) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची नोंदणी आवश्‍यक. 
५) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
२८३ संगीत शिक्षक नामनिदेशान / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची संगीत विषयातील पदवी. 
(वर्ग-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा २) शासनमान्य संस्था / महाविद्यालयाकडील संगीत शिक्षक या विषयाचे 
(१००%) प्रमाणपत्र आवश्‍यक 


३) शासकीय/निमशासकीय/खाजगी संस्थेकडील संगीत शिक्षक अथवा समकक्ष 
पदाचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव. 


अ.क्र पदनाम व वर्ग नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीकरिता अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धती 
टक्केवारी 
१. नामनिर्देशन 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
(१) (२) (३) (४) 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२८४ हस्तकला शिक्षक नामनिर्देशन / १) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. 
(वर्ग-३, शिक्षण सेवा) सरळसेवा २) क्राफ्ट डिझाईनचा कोर्स पूर्ण असणे आवश्‍यक. 
(900%) 3) शासकीय / निमझासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / मान्यताप्राप्त खाजगी 
संस्थेकडीळ हस्तकला शिक्षक अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा अनुभव. 
४ मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
२८५ बस अटेंडन्ट नामनिर्दठान / १) महाराष्ट्र राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण मंडळाची, माध्यमिक शालांत 
(वर्ग-३, तांत्रिक सेवा) सरळसेवा (१००%) । प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण (S.S.C,) 


2) जड व हलके वाहन चालविण्याचा परवाना. 

३) शासकीय / निमशासकीय / स्थानिक स्वराज्य संस्था / मान्यताप्राप्त खाजगी 
संस्थेकडील बस अटेंडन्ट / क्लिनर अथवा समकक्ष कामाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव. 

४) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


KKKK 


